RNI No. MAHBIL /2009 /31731 
Reg . No. MH /MR / South - 319 /2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग दोन - पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ११ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १ ९३६ 


[ पृष्ठे ४५, किंमत : रुपये ३५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


BY THE DIRECTORATE OF INDUSTRIES (C.S.P.O.) , NEW ADMINISTRATIVE 

BUILDING , MUMBAI 400 032 , GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
CENTRAL STORES PURCHASE ORGANISATION 
1. Sealed tender will be received on the form prescribed by Officer or any other purchaser shall be entitled to purchase such 
the Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing stores from any other source and such price as the Development 
Officer in his office at New Administrative Building , Opp. Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer or any 
Mantralaya,Mumbai 400 032 , and/or concerned Department upto other purchaser shall in his sole discretion think fit. 
the dates and timementioned for the supply of stores as per 

If action as stipulated above is taken : 
Schedules attached . 
2. Prescribed Tender Form will be available from concerned 

( 1 ) The offer of the defaulting contractor will not be 

considered , 
office on non -refundable payment basis on any working day 
between 11-30 a.m. and 3-00 p.m. 

(2 ) The defaulting contractor will be penalised to the extent 

of the difference in the rates or 10 per cent of the value 
2 - A . Tenderers should quote rates for F.O.R. destination and 
submit the quotation in Printed Tender Form . They should state 

of the earlier order , whichever is higher, 
the earliest delivery period necessary for completion of the order. 

( 3 ) If the defaulting contractor fails to pay the penalty he 
3. The origin of stores offered whether Indian or Foreign and 

will be permanently deleted from the list of approved 
in the case of the former State in which it is manufactured , should 

contractors of the C.S.P.O. and the registration deposit 
be clearly stated against each article . 

of the contractors will be forfeited to Government. 
4. Tenderers should submit tenders in two envelopes as 8. In the case of non -delivery and / or delayed delivery against 
below : 

an order placed with the tenderer . The Development 
( A ) The first envelope should contain technical information Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer , reserves 
of the unit such as 

to himself the right to impose such penalty in his sole discretion 
( a ) Demand Draft in respect of EMD , 

as he thinks fit. 
(6 ) Copies of PMT SSI | CSPO / NSÍC / DGS and D 9. (a ) Tenders should be accompanied by Earnest Money 
Registration , 

deposit as indicated in Schedule attached (in Demand Draft ). The 
( c ) List of installed machinery , 

Earnest Money deposit will be forfeited if the tenderer fails to 
(d ) VAT /CST Registration , 

complete the contract according to his tender, if accepted . Tender 
( e ) Sales Tax / value added tax clearance certificate form 

without Earnest Money deposit will not be considered . 
the competent authority upto 31st December of previous (b ) Successful Tenderer will be required to pay a sum fixed 
year ,(7) Details regarding participation of such Tender 

by the Development Commissioner ( Inds .) and Central 

Purchasing Officer as security deposit and enter into an 
Enquiry in the past, if any , 
( g ) If the tenderer is a trader he should furnish current 

agreement for the performance of the contract . 

( c) The Development Commissioner ( Inds.) and Central 
& Valid authorisation letter from the manufacturer , 

Purchasing Officer, Mumbai, may exempt firms of standing from 
(h ) This envelope should be marked as Technical 
Tender Envelope ” . 

payment of Earnest Money deposit and / or security deposit in 

respect of tenders of contracts placed by this office . If the firms 
( B ) The second envelope should contain only price Tender 

produce from the Director of Supplies and Disposals, Mumbai, a 
Form , quotations and conditions. 
This envelope should be marked as Commercial Tender 

certificate to the effect that they are exempted from payment of 
Envelope ” . Both the above envelopes should be put and sealed 

security deposit or Earnest Money deposit in the case of contracts 
in a single envelope while submitting to the purchaser with 

placed with them or tenders invited by Directorate General of 
Tender No. and date of opening of the tender. 

Supplies and Disposals , Government of India. The Development 
Tenders should not submitted as per the above prescribed 

Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai, 
manner will be treated as invalid . 

however , reserves to himself the right to ask for security deposit 
The right to ignore any tender which fails to comply with the 

from them against any contracts placed with them by this office , 
above instructions is reserved . All outstation tenders should be 

if and when found necessary by him . 
sentwithin time limit by Registered Post . Delay in postal delivery (d ) Following categories are exempted from payment of 
will not be considered . 

E.M.D. : 
5. Opening of Tender. — The tenderers are at liberty to be 

(i) Factory located in Maharashtra State quoting for the 
present or authorise their representative to be present at the 

items registered with D.G.S. and D., 
opening of tender at the time and date specified in the Schedule 

( ii ) Government and Semi-Government undertakings, 
alongwith authorisation letter . 

(iii) S.S.I. Units permanently registered with B.1., 
6. The Development Commissioner ( Inds.) and C.P.O. or any 

Maharashtra State and for the Itemsmanufactured by 
other purchaser does not pledge himself to accept the lowest or 

them (Registration should be valid ), 
any tender and reserves to himself right of accepting the whole 

( iv ) S.S.I. Units registered with N.S.I.C. located anywhere 
or any part of the tender or portion of the quantity offered against 

in the Country for the itemsmanufactured by them , 
any item and the tenderer shall supply the same at the rate 

( v ) Suppliers registered with C.S.P.O.(Maharashtra State ) 
quoted . The tenderer is at liberty to quote for the whole or any 

only for the item mentioned in certificate (Registration 
portion of the quantity of any item or state that the rate quoted 

should be valid one) relevant copy of the certificate be 
shall apply if the entire quantity of any such item is taken from 

attached to the quotation failing which quotation will 
him . 

not be considered . 
7. In the event of the order being placed against any of the The tenderers other than above categories should pay E.M.D. 
tenderers and if the tender fails to supply any stores according @ 3 % or maximum Rs. 5,000 in the form of Demand Draft or 
to the terms and conditions of acceptance of tender or fails to Treasury Chalan in the name of Development Commissioner 
replace any stores rejected by the Directorate or by any person ( Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai ; failing which 
on his behalf within such time as may be stipulated . The 
Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing 

quotations will be rejected . 


(N.B.–S.S.I. Units — Tenderers may refer the G. R. No. SPO . 1088/( 2512 )/IND -6 , dated 2nd January 1992 for detailed information such as concessions, preferences, reservation 
given to S.S.I. Units .) 

( 8 ) 
HTTCHA (gxquit) 


ar 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


(e ) The successful tenderers should pay Security Deposit @ 
3 % of the Quantity Contract of purchase value , the amount 
mentioned in offer letters . However, In the following categories 
of tenders are exempted from the payment of the Security 
Deposit : 
( 1) Supplier registered with D.G.S. and D.having factories 

in Maharashtra . 
( 2 ) Supplier registered with C.S.P.O. on the list ofapproved 

suppliers for the value of stores amounting to Rs .25,000 

only . 
( 3 ) The Ș.S.I. Units permanently registered with Director 

of Industries and the units registered or associated with 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 

upto Rs. 50,000 of purchase value. 
As 

.per 3 above for purchase of stores more than Rs. 50,000 , 
Security Deposit will be charged @ 3 % of the total value or Rs . 
50,000 maximum . 

10. Certified copy of valid Sales Tax /VAT clearance certificate 
the prescribed form should be enclosed with the tender. 
Quotations received without the above certificate are liable to 
be rejected . 

11. Samples .-Tender samples are not required unless 
specifically called for quotations without samples ! testing 
charges, where samples are specifically called for are liable not 
be considered . 
Samples should be affixed with a label showing 

(a ) Name and address of the firm . 
(6 ) Tender No. 

(c ) Opening date of tender. 
12. Tenderers convicted on an offence under the Bombay 
Prohibition Act, 1949 , or the Bombay Opium Act, 1936 , will be 
considered ineligible for being given contracts. 

13. Release of controlled materials. — Tenderers who do not 
stipulate conditions regarding release ofcontrolled materialsmay 
be given preference . 

14. Extension of time.— (i) As soon as it is apparent that 
contract dates cannot be adhered to , an application shall be sent 
to the Development Commissioner ( Inds. ) and Central 
Purchasing Officer. 

( ii ) Without prejudice to the foregoing rights , if such failure 
to deliver in proper time as aforesaid shall have arisen from any 
cause, which the Development Commissioner ( Inds.) and 
Central Purchasing Officer may admit as a reasonable ground 
for an extension of the time (and his decision shall be final). He 
may allow such additional time as he considers to be justified by 
the circumstances of the case . 

(iii) Provided always that any failure or delay on the part of 
sub - contractors though their employment may have been 
sanctioned shall not be admitted as a reasonable ground for any 
extension of time or for exempting contractor from liability for 
any such loss or damage, as aforesaid and provided further that 
no extension shall be allowed unless application for it shall, in 
the opinion of the Development Commissioner ( Inds .) and 
Central Purchasing Officer (which shall be final), have been made 
and in his opinion is justified . 

(iv ) The Development Commissioner ( Inds. ) and Central 
Purchasing Officer ,Mumbai reserves the rights to call for break 
up of the quotation where necessary . 

15. Offers Small Scale Industries quoting their registration 
number with the Directorate of Industries, Maharashtra and 
National Small Scale Industries Corporation (Government of 
India ) shall be only for items of approved programme of 
manufacture of the contesting Small Scale Industries Unit. 
Likewise , the Offers of State Industrial Co-operative Association , 
Maharashtra State shall be on behalf of the member Industrial 
Co-operative Societies only and those of M.S.S.I.D.C. shall be on 
behalf of S.S.I. Units registered with the Directorate of Industries 
of Maharashtra State and restricted to products of their own 
manufacture . S.S.I. Units holding single page registration 
certificate will not be considered for E.M.B. exemption and other 
facilities/concessions etc. 
Note. 

( 1) Tender Sample. — Analysis Reports on Tender Samples will 
not be furnished to Tenderers . 

(2 ) Quotations offered by Tenderers.— Tenderers should , if 
not in a position to quote for entire quantity and for delivery as 
required , state specifically the quantity which they can deliver 
at the prices quoted and according to the required delivery silence 
on the point will entail responsibility for supply at quoted prices 
in full quantities as per required delivery . 

( 3 ) Packing : --Packing proposed to be employed should be 
clearly stated giving details of the charges for all alternative pack . 

(4 ) Failure to observed any of the conditions mentioned above 
will result in the quotations being summarily rejected. 

(5 ) N.B. — Special consideration would be given in the case of 
Tenderers quoting the requirements of Maharashtra 
Governmentwith Indian Standards Specifications and those with 
quality markings . 

Goods should be despatched at carrier s risk failing which they 
should be properly covered by transit insurance with 
Government Insurance Fund , MHADA Building, Mumbai 
400 051.However, the supplier will be responsible until the entire 
stores contracted for arrive in good condition at Destination . 

16. General Instructions 
( 1 ) Priced Tender Form should be returned duly filled , 

signed with seal, failing which quotation will not be 

considered . 
(2 ) Tenderers should submit their quotations in original. 
( 3 ) The tender should quote all inclusive (i.e. Basic Rate , 

State and Central levies, packing, freight charges etc.) 


F.O.R. Destination rate . The rate of VAT / CST included 

in the above rate should be shown separately . 
( 4 ) Fall Clause . It is a condition of the contract that the 

price at which the Contractor will supply the stores 
should not exceed the lowest price charged by the 
Contractor to any customer during the currency of the 
rate contract and that in the event of the prices going 
down below the rate contract prices the Contractor shall 
promptly furnish such information to the Development 
Commissioner ( Inds.) and the concerned Purchasing 
Officer to enable him to amend the contract rates for 

subsequent supplies. 
(5 ) Exact, earliest and clear delivery period should be 

quoted . 
(6 ) It will be the responsibility of the Tenderer to inform 

this office within the validity period of the quotation in 
the event of the stores offered ex -stocks being sold 
elsewhere . Failure to comply with this instruction shall 
be construed mean that the stores are available ex 

stock during the validity period . 
( 7 ) Tenderers should indicate the rates in Metric System 

of Weights and Measures or in any equivalent Weights 

and Measures before showing conversion rates . 
( 8 ) Tenderers may quote rates for equivalent makes, 

stores also and should indicate specifically the make of 
spare parts , i.e. genuine, imported equivalent make or 
indigenous. They are required to give guarantee for 
premature ware, exact fitness and satisfactory 
performance of the parts offered other than the 

genuine (originalmanufacture of the machinery ). 
( 9 ) Ex -stock offer or those on Tenderer s own import 

licence will only be preferred . 
( 10 ) Tenderers should state the place of inspection of the 

stores offered . If the goods are offered for inspection , 
outside Maharashtra State , the Tenderer will have to 
bear all expenditures of inspection carried out either 
by this office or through the Directorate General of 

Supplies and Disposals . 
( 11 ) The Tenderers should please note that Tender Form 

should be filled in serial order of item Nos . 1, 2 , 3 etc., 
and the rates accordingly , typed in column No. 2 of the 
Printed Tender Form , in original and also on the 
counterfoil the rate of each item and other details 
should be given as required under each column . If the 
specifications are different than those prescribed in the 
tender, they should be shown on a separate page but 
the rates for these items should be indicated on the 

printed form . 
( 12 ) The samples for the quoted items must be submitted 

alongwith quotations. 
(13) Samples destroyed in tests will not be returned and no 

payment made therefore . 
(14) The tenderers will have to supply the stores exactly as 

per Tender Enquiry Specification and will be 
responsible to replace the defective supply at his risk 

and cost . 
( 15 ) The supplier should undertaken to extend the validity 

of the Bank Guarantee , if offered as security deposit 
in case , the supply of stores is delayed beyond the 

validity period of the Bank Guarantee . 
( 16 ) Conditional offers received other than the specified 

conditions mentioned in the tender enquiry are liable 

for rejection . 
( 17) Any correspondence regarding reduction in price 

unless asked for after opening of tender enquiry.will 
not be entertained at all and their tender will be liable 

for rejection . 
(18 ) The tender should attach a copy of the power of attorney 

in respect of the persons who attends the C.S.P.O. for 
tender opening further follow -up work and also who 
is authorised to sign tenders, agreement and other 

relevent documents . 
( 19) If there are any specific Government Directives such 

as reservation of items for units in Maharashtra , non 
eligibility of price preference to SSI units etc. for 
particulars item the same would be applicable 
irrespective of the fact that it has not been incorporated 

in the tender notice . 
(20 ) The tenderer should invariably quote a list of 

documents enclosed with the tender and the list should 

be duly signed by the authorised person . 
(21 ) The firm from Mumbai, should submit the tender in 

P.T.F. and the firm outside Mumbai who are not in a 
position to purchase P.T.F. can enclose I.P.O./D.D . 
alongwith their tender in lieu of P.T.F.but they should 
mentioned in their tender that all tender enquiry 
conditions are acceptable to them or Tender Notice is 
also available on the website . A Copy of the Tender Form 
may also be downloaded from the website 
www.maharashtra.gov.in such downloaded form 
should be accompanies by an Indian Postal Order or 
Demand Draft of Rs. 2,000 in favour of Development 
Commissioner ( Industries) & C.P.O., Mumbai, at the 

time of submission of the tender . 
(22) The prices should be firm during the validity period of 

the contract. No price escalation on any account shall 
be taken into consideration . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४/ वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


३ 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळु माता प्रक्षेत्र , हिंगोली , जि . हिंगोली 


निविदा सूचना 


१ असे 

नमूद करावे . 


वळु माता प्रक्षेत्र , हिंगोली या शासकीय प्रक्षेत्रास ३०-४० मे. टन ज्वारी कडबा कुट्टी खरेदी करावयाची आहे. तरी इच्छुक ठेकेदारांकडून / शेतकऱ्यांकडून 
संस्थाकडून निविदा अर्ज मागविण्यात येत आहेत : 

( १) निविदेचा कालावधी ( पुरवठा) २ जून २०१४ ते ३० मे २०१५ . 
( २) सिलबंद निविदा कार्यालयात देणे दिनांक २९ मे २०१५ दुपारी ठिक ३-०० वाजेपर्यंत . 
(३ ) एका पाकिटात रुपये ५,००० चा डिमांड ड्राफ्ट /बँकर्स चेक प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळु माता प्रक्षेत्र, हिंगोली, जि . हिंगोली यांचे नावे जोडणे आहे. 

त्यावर लिफाफा क्र . 
( ४ ) दुसऱ्या पाकिटात निविदा अर्ज अटी व शर्ती मान्य असल्याचेस्वाक्षरी करून त्यावर लिफाफा क्र . २ असे लिहावे. 
( ५ ) वरील दोन्हीही लिफाफे सिलबंद करून एकाच पाकिटात मोहोरबंद करण्यात यावेत . त्यावर ठेकेदाराचे नांव, पत्ता, फोन नंबर स्पष्ट लिहावे . 
( ६) निविदा फार्म व अटीपत्रके दिनांक २६ मे २०१४ पासून दिनांक २८ मे २०१४ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत कार्यालयातून रुपये ५०० 

( रुपये पाचशे ) रोखीने भरून मिळतील . 
( ७) निविदा धारकाने निविदा उघडतेवेळी म्हणजे दिनांक २९ मे २०१४ रोजी दुपारी ४-०० वाजता उपस्थित राहावे. 
( ८ ) निविदा अटी व शर्ती कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर कार्यालयीन वेळेत ( सकाळी १०-०० ते सायंकाळी ५-०० वा .) वाचावयास मिळतील. 


. 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , 


क्रमांक वमाप्रहिं / वै.वि./ २३३ / २०१४ , 
दिनांक २४ एप्रिल २०१४ . 


वळु माता प्रक्षेत्र , हिंगोली . 


भाग दोन ( पुरवणी) 


-१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, नागपूर 


निविदा सूचना 


जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त , नागपूर यांचेकडून दिनांक १ जुलै २०१४ ते ३० जुन २०१६ या कालावधीत या कार्यालयाने / शासनाने 
ठरवुन दिलेल्या ठिकाणांपासुन नागपूर जिल्ह्यामध्ये द्रवनत्रपात्रांची वाहतूक करण्याकरीता तसेच अत्यावश्यक प्रसंगी शासकीय कामाकरिता 
महाराष्ट्र व महाराष्ट्राबाहेर जाणेयेणे करिता दोन लिफाफा पद्धतीचा अवलंब करुन मोहोरबंद निविदा वाहतूक करणाऱ्या कंत्राटदाराकडुन 
मागविण्यात येत आहेत . वाहतुकीचे दर हे प्रति किलोमिटर या दराने निविदेत दर्शविण्यात यावेत . मुक्कामाचा 

वेगळा दर आकारण्यात येणार 
नाही. या दरामध्ये द्रवनत्रपात्रांचे चढविणे. उतरविणे तसेच कधीकधी इतर शासकीय सामान व जनावरे वाहतूक यांचा समावेश राहील. 

निविदा फार्म त्यासंबंधीच्या नियम व अटी व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त , नागपूर यांचे कार्यालयात रुपये ५०० (रुपयेपाचशे फक्त ) 
प्रत्यक्ष रोख भरुन प्राप्त करता येतील. निविदा फॉर्म पोस्टाने उपलब्ध होणार नाहीत . हे फॉर्म वृत्तपत्रात जाहीरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर कामाचे 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत मिळू शकतील. निविदा भरण्याची शेवटची तारीख १७ जून २०१४ ला दुपारी २-०० वाजेपर्यंत आहे. निविदा त्याच 
दिवशी दिनांक १७ जून २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजता मा . प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन , नागपूर विभाग नागपूर यांनी नेमलेल्या 
समितीसमोर निविदाधारक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचे समक्ष उघडण्यात येतील. प्रत्येक निविदाधारकाचा प्रथम तांत्रिक लिफाफा क्र . १ उघडून 
त्यावर कार्यवाही पूर्ण करुन नंतर व्यापारी लिफाफा क्र . २ उघडण्यात येईल. वाहतूक करणाऱ्या कंत्राटदारांना सूचीत करण्यात येते की , 
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, नागपूर यांचे कार्यालयातून नागपूर जिल्ह्यातील पशुवैद्यकिय संस्थांना द्रवनत्राचा पुरवठा करण्याकरिता तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे . 


१ . 


मालाचा तपशील 


जातांना भरलेली द्रवनत्रपात्रे ( नॉन- इन्फलेमेबल) 
सरासरी वजन ७० किलोग्रॅम प्रत्येकी, येतांना रिकामी पात्र सुमारे 
१५ कि.ग्रॅम प्रत्येकी. 


२ . 


. 


महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाशी झालेल्या भावबंध 
कराराचे ठिकाणी रिकामे द्रवनथपात्रे नेवून द्रवनत्र भरून 


महिन्यातून चार किंवा आवश्यकतेनुसार , अत्यावश्यक प्रसंगी 
शासकीय सामान किंवा जनावरे वाहतूक करणे . 


आणण्याच्या फेऱ्या. 


३. नागपूर जिल्ह्यातील मार्ग 


एकूण १० मार्ग, प्रत्येक मार्गावरील पशुवैद्यकीय संस्थांना ३० ते 
३५ दिवसांना द्रवनत्र वाटप करणे. 


४. जिल्ह्यातील सर्व मार्गावरील एकुण प. वै. संस्था 


१७ ९ . 


५. जिल्ह्यातील सर्व मार्गावरील एकूण अंतर 


१,८०० ते ३,५०० कि.मी. 


६. प्रत्येक फेरीत किती द्रवनत्रपात्रांची ने- आण, 


१८ ते २४ द्रवनत्रपात्रे. 


चढ - उतार करावी लागेल . 


७. वाहनाची क्षमता 


टाटा ४०७ किंवा त्याएवढी क्षमता असलेले प्रत्येकी ५५ लिटरची 


२४ द्रवनत्रपात्रे नेण्याची क्षमता असलेले वाहन . 


८. कंत्राटाचा कालावधी 


१ जुलै २०१४ ते ३० जुन २०१६. 


९. रात्रीचे अपेक्षीत मुक्काम 


महिन्यामध्ये ५ ( पाच ) किंवा आवश्यकतेप्रमाणे. 


अधिकच्या माहितीकरीता जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त , नागपूर यांचेकडे कार्यालयीन कामाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत चौकशी करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 

द्रवनत्र वाहतुक निविदा सन २०१४-१६ साठी नियम व अटी 
( १) निविदा फॉर्म तसेच नियम व अटी जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त , नागपूर येथून रुपये ५०० ( रुपये पाचशे फक्त ) रोख भरून 
कार्यालयातून कामाचे दिवशी व कार्यालयीन वेळेत प्राप्त होतील. निविदा फॉर्म न अटी पोस्टाने पाठविल्या जाणार नाहीत. 

( २) अर्जदारांनी निविदा फॉर्म व अटीपत्रक स्वाक्षरी करुन सीलबंद पाकीटातून अनामत रक्कम ( Earnest Money ) रुपये ५,००० 
( रुपये पाच हजार फक्त ) चे राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या डिमांड ड्राफ्टसहीत जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त , नागपूर यांचे नावे सादर करावे. 

( ३ ) सदर निविदा निविदाधारक किंवा त्यांचे प्रतिनिधींच्या हजेरीत निविदा समितीसमोर उघडण्यात येईल व निविदा समितीचा निर्णय 
अंतीम व निविदाधारकांवर बंधनकारक राहील . 

( ४ ) निविदाधारकाने निविदासोबत आपल्या वाहनाचे साक्षांकीत केलेली कागदपत्रे ( उदा. वाहनाची रजिस्ट्रेशन प्रत , वाहनाची टॅक्स 
पावती , ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल फिटनेस सर्टीफिकेट , पी.यू.सी. प्रमाणपत्र , ईशुरन्स कॉपी, ( Good carriage permit) इत्यादी एका 
लिफाफ्यात सीलबंद करून त्यावर तांत्रिक लिफाफा क्र . १ लिहावे व दुसऱ्या सीलबंद व्यापारी लिफाफ्यामध्ये दराबाबतचे पत्रक सादर करावे 
व त्यावर व्यापारी लिफाफा क्र . २ लिहावे. हे दोन्ही लिफाफे एका मोहोरबंद लिफाफ्यात बंद करुन सादर करावेत . 
( ५ ) निविदाधारकाला निविदा उघडण्याचे वेळी निविदासोबत वरीलप्रमाणे जोडलेल्या वाहनाच्या साक्षांकीत कागदपत्रांच्या मूळ 

प्रती 
( ओरिजिनल ) निविदा समितीसमोर तपासणीकरीता ताबडतोब ठेवाव्या लागतील . 

( ६) वाहतूकीसाठी वापरण्यात येणारे वाहनास ऊन, वारा , पाऊस यापासून द्रवनत्रपात्रे सुरक्षित राहतील याकरिता हूड ठेवावे लागेल 
व वाहनास द्रवनत्रपात्रांखाली रबर मॅटींग लावावे लागेल. द्रवनत्र वाहतूक व पुरवठ्याकरिता वापरण्यात येणारे वाहन हे सुस्थितीत असावे. 
तसेच निविदा उघडण्याच्या दिवशी समितीसमोर तपासमीसाठी वाहन ठेवावे. समिती यावर अंतिम निर्णय घेईल . 

( ७) द्रवनत्र वाहतुकीच्या वेळेस गाडीचा वेग दरताशी ३० ते ३५ कि.मी. पेक्षा जास्त राहू नये. जास्त वेगाने गाडी नेल्यास होणाऱ्या 
नुकसानीच्या भरपाईची जबाबदारी वाहतूक कंत्राटदारावर राहील . 

( ८ ) वाहनामध्ये चालकाचे जवळ दोन व्यक्ती बसण्याची व्यवस्था असावी व खाली रबर मॅटींग असावे. वाहतुकीच्या वेळेस 
कार्यालयाचे एक किंवा दोन प्रतिनिधी सोबत राहतील. 

(९ ) वाहन वाहतुकीच्या सेवेत असतांना वाहनाची हालचाल वाहनासोबत असलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या आदेशाप्रमाणे करावी 
लागेल. वाहनात खाजगी सामान किंवा इतर प्रवाशांची वाहतुक करता येणार नाही. तसेच वाहन चालक यांची वर्तणूक चांगली असावी. 
दारू पिवून वाहन चालवू नये . तसे केल्यास मंजूर झालेली निविदा खंडीत करण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुखांना राहील . 

(१० ) वाहनात द्रवनत्रपात्र चढविणे व उतरविणे व उपकेंद्रापर्यंत पोहचविण्याची व्यवस्था कंत्राटदाराला करावी लागेल. त्याकरीता वेगळा 
दर आकारता येणार नाही. तसेच रात्रीच्या मुक्कामाचा वेगळा दर आकारता येणार नाही . 

( ११) द्रवनत्र वाहतूकीचे मार्गावर कृत्रिम रेतन उपकेंद्राचे शासकीय सामान असेल तर ते विनामुल्य वाहतूक करावे लागेल व ते 
त्याला बंधनकारक राहील. 

( १२ ) द्रवनत्र वाहतूकीच्यावेळेत पथकर / टोलटॅक्स व इतर शासकीय सर्व टॅक्स वाहतूक कंत्राटदारास द्यावा लागेल. 

( १३ ) ज्या कंपनीसोबत द्रवनत्र खरेदीचा भावबंध करार होईल तेथून द्रवनत्र आणावा लागेल . मध्यप्रदेश किंवा इतर राज्यातून द्रवनत्र 
व जनावरे आणण्याकरिता आर.टी.ओ. चे लायसन्स / परमीट प्राप्त करण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची राहील . तसेच अत्यावश्यक 
आणीबाणीच्या परिस्थितीत द्रवनत्र महाराष्ट्र किंवा इतर राज्यातील अन्य कंपनीकडून आणावा लागेल. 

(१४ ) द्रवनत्र पुरवठ्याकरिता ज्या ज्या वेळेस हे कार्यालय वाहनाची मागणी करेल त्या त्या वेळेस कंत्राटदारास वाहन पुरविणे 
बंधनकारक राहील. जर नमुद वेळेत वाहन पुरवू शकले नाही. तर हे कार्यालय बाजारात उपलब्ध असलेल्या दराने वाहन मागवून द्रवनत्र 
पुरवठा करेल व दरामधील फरक वाहतूक कंत्राटदाराकडून वसुल करण्यात येईल . वाहन पुरविण्यास वारंवार खोळंबा निर्माण झाल्यास अनामत 
रक्कम जप्त करण्यात येईल. 

(१५ ) द्रवनत्र पुरवठा हा प्रत्येक मार्गावरील उपकेंद्रांना वेळेवर होण्याचे दृष्टीने वाहन या कार्यालयात सकाळी सुचीत केलेल्या वेळेवर 
आणावे लागेल. वाहनाचे मिटर चालू असणे आवश्यक आहे. काही कारणास्तव मिटर बंद झाले तर त्वरीत दुरुस्त करुन घ्यावे लागेल 
व त्या कालावधीपर्यंत प्रत्येक मार्गाचे असलेले ठरावीक कमीतकमी अंतराचे देयक मंजूर करण्यात येईल . 

(१६) १ जुलै २०१४ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत डिझेल इंधन इत्यादीची भाववाढ झाली तरी मंजूर निविदा दरात कोणतीही 
दरवाढ मिळणार नाही . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


( १७ ) ज्याची निविदा मंजूर होईल त्याला मंजूरी आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्या दिवसापासुन ७ दिवसाच्या आत पूर्ण वर्षाच्या वाहतुकीच्या 
संभाव्य देय रकमेच्या ३% रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून या कार्यालयात भरावी लागेल व रितसर रुपये १०० चा स्टॅम्प पेपरवर कारारनामा 
लिहून द्यावा लागेल . 


( १८ ) ज्याची निविदा मंजूर होणार नाही त्यास निविदासोबत भरलेल्या अनामत रकमेचा डीमांड ड्राफ्ट परत करण्यात येईल . ज्याची 
निविदा मंजूर होईल त्यास सुरक्षा ठेवा ३ % भरल्यानंतरच डीमांड ड्राफ्ट परत करण्यात येईल. 

( १९ ) निविदा मंजूर/ नामंजूर करण्याबाबतचा अंतीम निर्णय तसेच निविदा संदर्भातील कोणत्याही अडचणीबाबतचा अंतिम निर्णय 
प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचा राहील . 

( २० ) वाहतूकीच्या देयकाची रक्कम देयक सादर केल्यापासुन ४५ दिवसांत शक्यतो अदा करण्यात येईल . 

( २१ ) आयकर नियम १९ ६१ सेक्शन १८४- सी अन्वये कंत्राटदाराचे दर महिन्याचे देयकातून २.२७% आयकर रक्कम कपात केली 
जाईल किंवा आयकर नियमाप्रमाणे वेळोवेळी होणाऱ्या बदलानुसार कपात करण्यात येईल . 

( २२ ) कंत्राटदारास कोणत्याही प्रकारची आगावू रक्कम देण्यात येणार नाही. तसेच कंत्राटदाराला कोणत्याही प्रकारची अट कार्यालयावर 
लादता येणार नाही. 

( २३ ) कार्यालयाच्या लेखी आदेशान्वये द्रवनत्र पुरवठा करणारे वाहन द्रवनत्र पुरवठा कामाव्यक्तीरीक्त कार्यालयाचे अन्य कामाकरीता 
जिल्ह्याबाहेर व राज्याबाहेर न्यायचे झाल्यास मंजूर दर करारानुसार नेण्यात येईल . रात्रीच्या मुक्कामाचा दर वेगळा देण्यात येणार नाही. 

( २४ ) कंत्राटदारास मान्य दराने द्रवनत्र व वीर्यकांड्या वाहतुक करण्याव्यतिरिक्त पशुसंवर्धन खात्याचे लसमात्रा, वैरणबियाणे, औषधी 
व विभागीय व्यवस्थापक अतिशीत वीर्य प्रयोगशाळा नागपूर या कार्यालयातील द्रवनत्र व वीर्यकांड्या व इतर आवश्यक शासकीय साधनसामग्री 
वाहतुक 

करावी लागेल . 

( २५ ) दिनांक ३० जून २०१४ नंतर अत्यावश्यक प्रसंगी पुढील निविदेला काही अडचणीमुळे मंजुरी प्राप्त झाली नाही. तर पुढील 
तीन महिने आधीच्याच दराने वाहतूक 

करावी लागेल . 
( २६ ) निविदा भरतांना निविदाधारकास नियम व अटी पूर्ण वाचून व त्या समजून , त्या पूर्ण मान्य आहेत म्हणून त्यावर स्वाक्षरी 
करणे आवश्यक आहे . 


क्र . जिपसउआ/जिकृरेकें / ना / तां / १४८४-८५ / २०१४, 
नागपूर, दिनांक २९ एप्रिल २०१४ . 


एम . 


डॉ . बी . 

भिवगडे, 
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४/ वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


विभागीय व्यवस्थापक , अतिशित रेत प्रयोगशाळा , नागपूर 


निविदा सूचना 


विभागीय व्यवस्थापक , अतिशित रेत प्रयोगशाळा, नागपूर यांचेकडून दिनांक १ जुलै २०१४ ते ३० जून २०१५ या कालावधीत या कार्यालयाकरिता चणा 
कुटार वजन काट्यावर वजन करुन पुरवठा करण्याकरिता दोन लिफाफा पद्धतीचा अवलंब करून मोहोरबंद निविदा कंत्राटदाराकडुन मागविण्यात येत आहे . 

निविदा फॉर्म आणि त्यासंबंधीच्या नियम व अटी विभागीय व्यवस्थापक , अतिशित रेत प्रयोगशाळा, नागपूर यांचेकार्यालयात रुपये १,००० ( अक्षरी रुपये 
एक हजार फक्त) प्रत्यक्ष रोख भरून प्राप्त करता येतील. निविदा फॉर्म पोस्टाने उपलब्ध होणार नाही. हे फॉर्म वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर कामाचे 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत मिळू शकतील. निविदा भरण्याची शेवटची तारीख दिनांक ४ जून २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत आहे. निविदा त्याच दिवशी 
४ जून २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजता मा . मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ , अकोला यांनी नेमलेल्या समितीसमोर निविदाधारक 
किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचे समक्ष विभागीय व्यवस्थापक , अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, तेलंगखेडी, नागपूर कार्यालयात उघडण्यात येतील. 

प्रत्येक निविदी धारकाचा प्रथम तांत्रिक लिफाफा क्र . १ उघडून त्यावर कार्यवाही पूर्ण करून नंतर व्यापारी लिफाफा क्र . २ उघडण्यात येईल . चणा कुटार 
पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांना सुचित करण्यात येते की, चणा कुटार विभागीय व्यवस्थापक , अतिशित रेत प्रयोगशाळा, नागपूर येथे कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत वजन करून, काट्यावर मोजून गोडावूनमध्ये रचुन द्यावा लागेल. चणा कुटार पुरवठा करण्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र . 


चणा कुटार 


संस्थेचे नांव 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ . 


विभागीय व्यवस्थापक , अतिशित रेत प्रयोगशाळा , नागपूर 


१६० मेट्रिक टन ( अंदाजे ) 
१६० मेट्रिक टन ( अंदाजे ) 


एकूण 


अधिक माहितीकरिता विभागीय व्यवस्थापक, अतिशित रेत प्रयोगशाळा, नागपूर यांचेकडे कार्यालयीन कामाचेदिवशी कार्यालयीन वेळेत चौकशी 


करावी . 


दूरध्वनी क्र.०७१२-२५६२२५७ 


फॅक्स क्र . ०७१२-२५२०००४ 


Email address-rmfslnagpur@gmail.com 


क्र . विव्य / अरेप्र / पशुधन / तांत्रिक / १२१४-१५ / २०१४ , 
दिनांक : ३ मे २०१४. 


विभागीय व्यवस्थापक , 
अतिशित रेत प्रयोगशाळा , 

नागपूर . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १ ९ ३६ 


विभागीय व्यवस्थापक , अतिशित रेत प्रयोगशाळा , नागपूर 


निविदा सूचना 


विभागीय व्यवस्थापक , अतिशित रेत प्रयोगशाळा, नागपूर यांचेकडून दिनांक १ जुलै २०१४ ते ३० जून २०१५ या कालावधीत या कार्यालयाकरिता हिरवी 
वैरण व भरडलेला मका वजन काट्यावर वजन करून पुरवठा करण्याकरिता दोन लिफाफा पद्धतीचा अवलंब करून मोहोरबंद कंत्राटदाराकडून मागविण्यात 
येत आहे . 

निविदा फॉर्म आणि त्यासंबंधीच्या नियम व अटी विभागीय व्यवस्थापक , अतिशित रेत प्रयोगशाळा, नागपूर यांचे कार्यालयात रुपये १,००० ( अक्षरी रुपये 
एक हजार फक्त ) प्रत्यक्ष रोख भरून प्राप्त करता येतील . निवीदा फॉर्म पोस्टाने उपलब्ध होणार नाही. हे फॉर्म वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर कामाचे 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत मिळू शकतील. निविदा भरण्याची शेवटची तारीख दिनांक ४ जून २०१४ रोजी दुपारी ४-०० वाजेपर्यंत आहे. निविदा त्याच दिवशी 
४ जून २०१४ रोजी दुपारी ४-०० वाजता मा . मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ , अकोला यांनी नेमलेल्या समितीसमोर निविदाधारक 
किंवात्यांचेप्रतिनिधी यांचे समक्ष विभागीय व्यवस्थापक, अतिशित रेत प्रयोगशाळा, तेलंगखेडी, नागपूर कार्यालयात उघडण्यात येतील. 

प्रत्येक निविदा धारकाचा प्रथम तांत्रिक लिफाफा क्र . १ उघडून त्यावर कार्यवाही पूर्ण करून नंतर व्यापारी लिफाफा क्र . २ उघडण्यात येईल . हिरवी वैरण 
व भरडलेला मका पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांना सुचित करण्यात येते की , हिरवी वैरण व भरडलेला मका विभागीय व्यवस्थापक, अतिशित रेत प्रयोगशाळा , 
नागपूर येथे कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत वजन करून, काट्यावर मोजून गोडावूनमध्येरचुन द्यावा लागेल. हिरवी वैरण व भरडलेला मका पुरवठा 
करण्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे . 


अ.क्र . 


संस्थेचे नांव 


भरडलेला मका 


हिरवी वैरण 
ज्वार / बरसीम/ लुसर्ण/ मका / यशवंत / जयवंत / Hybrid नेपियरसुपूर्णा 

( ३ ) 


( १) 


( २ ) 


( ४ ) 


१ . 


१७५ मेट्रिक टन ( अंदाजे) 


विभागीय व्यवस्थापक , 
अतिशित रेत प्रयोगशाळा , नागपूर 


२० मेट्रिक टन 
( अंदाजे ) 


एकूण 


१७५ मेट्रिक टन ( अंदाजे ) 


२० मेट्रिक टन 
( अंदाजे ) 


अधिक माहितीकरिता विभागीय व्यवस्थापक , अतिशित रेत प्रयोगशाळा, नागपूर यांचेकडे कार्यालयीन कामाचेदिवशी कार्यालयीन वेळेत चौकशी 
करावी . 


दूरध्वनी क्र.०७१२-२५६२२५७ 


फॅक्स क्र . ०७१२-२५२०००४ 


Email address-rmfslnagpur@gmail.com 


विभागीय व्यवस्थापक , 
अतिशीत रेत प्रयोगशाळा , 


क्र . विव्य / अरेप्र / पशुधन / तांत्रिक / १२१६-१७ / २०१४ , 
दिनांक : ३ मे २०१४. 


नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१ , २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


९ 


अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई 


निविदा सूचना 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई येथे उपचारार्थ येणाऱ्या गोरगरीब व सामान्य रुग्णांना अल्प दरात दंत रोपण 
उपचारार्थ सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शासन निर्णय क्र . संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र . २० / १४ /प्रशासन -२, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ 
अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार शासकीय दंत महविद्यालय व रुग्णालयात विशेष दंत उपचार केंद्रात प्रायोगिक तत्त्वावर दंत 
रोपण उपचार खाजगी व शासकीय भागीदारीतून सुरू करण्यासाठी अधिष्ठाता , शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई हे 
दंत रोपण क्षेत्रातील कंपन्यांकडून दर निश्चित करण्याकरिता निविदा मागवित आहेत : 


, 


( १ ) निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागविण्यात येत आहे . निविदा स्विकारण्याचा अंतिम दिनांक ६ जून २०१४ रोजी 
सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यन्त असून निविदेचा पहिला लिफाफा दिनांक ७ जून २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता खरेदी समिती 
समोर उघडण्यात येईल . निविदेच्या पहिल्या तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये त्रुटी आढळल्यास निवेदचा दुसरा लिफाफा उघडण्यात येणार 
नाही . 


( २ ) निविदेच्या इतर अटी व शर्ती आणि आवश्यक बाबी अर्जासोबत पुरविण्यात येतील . कोऱ्या निविदा अधिष्ठाता यांचे 
कार्यालय , शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई येथे दिनांक १६ मे २०१४ ते ५ जून २०१४ या दरम्यान रोख रक्कम 
रुपये ५०० ( रुपये पाचशे फक्त ) ( ना परतावा ) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर सकाळी ११-०० ते १-०० व दुपारी २-०० ते ४-०० या वेळेत 
मिळतील. कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या किंवा स्विकारल्या जाणार नाहीत . कोणतेही कारण न देता निविदा स्विकारणे अथवा 
नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखून ठेवलेला आहे . सदर निविदा अर्जातील अटी, शर्ती व बाबी या संस्थेच्या 
www.gdcmumbai.org या संकेतस्थळावर पाहता येतील व निविदा अर्जाच्या प्रति संकेतस्थळावरून काढता येतील, मात्र 
निविदा अर्जाची रक्कम कार्यालयात भरणा केल्यानंतरच निविदा अर्ज स्विकारण्यात येतील. 


( ३ ) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख आणि निविदेचे नांव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून 
पूर्ण भरलेल्या निविदा अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई यांचेकडे दिनांक ६ जून २०१४ रोजी संध्याकाळी , 
४-०० वाजेपर्यंत स्विकारल्या जातील आणि निविदाकारांच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १ दिनांक 
७ जून २०१४ रोजी सकाळी ठीक ११-०० वाजता उघडण्यात येईल . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई . 


भाग दोन ( पुरवणी) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


DEAN , GOVERNMENT DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL , MUMBAI 


Tender Notice 


Routine and poor Patients visiting Government Dental College and Hospital, Mumbai for dental 
treatment. 


As 

per the Government Resolution No. Sankirna 2014 / p.k . 20 /14prashasan - 2 dated 1st February 2014 . 
The tenders are invited to start Dental Implant Treatment Services for the needy patients in Affordable fees . 
Under the jurisdiction public private partnership (PPP ) by the Dean , Govt. Dental College and Hospital 
Mumbai. 


Tender will be accepted in two Envelope system . Last date of submision of tender is 6th June 2014 up 
to 4-00 p.m. and date of opening of tenders is ( i.e. first envelope ) is 7th June 2014 at 11-00 a.m. Incomplete 
tenders will not be accepted . If the first envelope found incomplete . 2nd envelope will not be opened . 

The blank tender form along with Terms and Conditions and detail of the above materialwill be available 
from 16th May 2014 to 5th June 2014 from Dean , Govt. Dental College and Hospital, Mumbaion any working 
day between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 4-00 p.m.on payment of price Rs. 500 ( Rs . Five Hundered 
Only ) tender from in case (Non -Refundable ) in person . The Blank tender form will not be sent or not received 
by post. The tender form and specifications are Available on our website www.gdcmumbai.org . Kindly note 
that the forms downloaded from web site or can be purchased from this office . 

Duly Filed tender should be submitted in a closed cover duly mentioning the tender no. & item along 
with the address of Dean , Govt. Dental College and Hospial, Mumbai on or before 6th June 2014 upto 
4-00 p.m. Dean , Govt. Dental College and Hospital, Mumbai reserve to accept or reject if not satisfied . 

Envelope No. 1 will be opened at 11-00 a.m. in the presence of tendrerer or their authorized representaive , 
who may remain present on 7th June 2014 . 


to . Picha / cfa /gas190T/FlexA P268/ 7088 . 
दिनांक ५ मे २०१४ . 


Dean , 
Govt . Dental College and Hospital, 

Mumbai. 


भाग दोन ( पुरवणी) -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४/ वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


११ 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , उल्हासनगर -३ 


ई -निविदा सूचना 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , उल्हासनगर -३ या रुग्णालयास दिनांक १ जून २०१४ ते ३१ 
मार्च २०१५ या कालावधीकरिता खालील बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी उत्पादक किंवा त्याचे प्रतिनिधी पुरवठादार इत्यादी यांच्याकडून 
विहित नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद ई -निविदा मागविण्यात येत आहेत . 


परिशिष्ट क्र . 


पुरवठा करण्यात येणाऱ्या वस्तुचा तपशील 


निविदा फॉर्म शुल्क 


रुपये 


१ . 


रुग्णांचे कपडे धुलाईचा ठेका 


७५० 


ई - निविदा फॉर्म निविदा फॉर्म शुल्क ( ना - परतावा ) वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , 
उल्हासनगर -३ यांचे कार्यालयातून कार्यालयीन कामाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी ४-०० वाजेपर्यंत स्वीकारले जातील. 


ई -निविदा फॉर्म निविदा संबंधीच्या अटी व शर्तीचा तपशील http: maharashtra.etenders.in | mah 
Department of Employees State Insurance Scheme या सांकेतिक स्थळावरून Download करावे . 


Tender Time Schedule (Key Dates ) 


The Tender Schedule is as under : 


Seq . No. 


Stage 


Start 


Expiry 
Date 

Time 


Date 


Time 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 


11-00 


2 


16-01 


3 


16-01 


4 


17-01 


Tender Release 

16 May 2014 
Tender Download 17 May 2014 
Bid Preparation 

17 May 2014 
Technical Bid Closing 26 May 2014 
Price Bid Closing 26 May 2014 
Bid Submission 

27 May 2014 
Technical Bid Opening 30 May 2014 
Price Bid Opening 30 May 2014 


17 May 2014 10-00 
23 May 2014 17-00 
23 May 2014 17-00 
27 May 2014 17-00 
27 May 2014 17-00 
29 May 2014 17-00 
30 May 2014 17-00 


5 


17-01 


6 


17-01 


7 


14-00 


8 


14-00 


30 May 2014 17-00 


निविदा लिफाफा क्र . १ मधील कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याखेरीज लिफाफा क्र . २ उघडण्यात येणार नाही . तसेच 
लिफाफा क्र . १ मधील कागदपत्राची पूर्तता न केल्यास ई-निविदा द्वारे भरलेली निविदा विचारात घेतली जाणार नाही. प्राप्त झालेल्या 
कोणत्याही किंवा सर्व निविदा कोणतेही कारण न दाखविता स्वीकारणे किंवा रद्द करण्याचा अधिकार निम्न स्वाक्षरीकार राखून 
ठेवत आहेत. 


क्र . उसारू / राकावियो / साप्रवि / निविदा / ३१३६ / १३, 


वैद्यकीय अधीक्षक , 
राकावियो रुग्णालय , उल्हासनगर -३. 


दिनांक ५ मे २०१४ . 


भाग दोन ( पुरवणी) 


-२ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १ ९ ३६ 


अधीक्षक , सेंट जॉर्जेस रुग्णालय , 


मुंबई 


फेर - निविदा 


अधीक्षक, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय , मुंबई यांचेमार्फत रुग्णालयातील डॉक्टरांकरिता असलेले उपहारगृह चालविण्यासाठी ठेकेदार 
नेमण्याकरीता योग्य ठेकेदाराची सन २०१४-१५ या कालावधीकरिता दोन लिफाफा पद्धतीत मोहरबंद फेर -निविदा मागविण्यात 
येत आहेत : 


अ.क्र . 


निविदा फॉर्मची किंमत 


उपहारगृहाचे नाव 

( २ ) 


संख्या 
( ३ ) 


कालावधी 
( ४ ) 


( १ ) 


( ५ ) 


१ . 


रुग्णालयीन डॉक्टरांकरीता उपहारगृह 


१ 


११ महिने व पुढे 


रुपये १,००० 


( १) फेर- निविदेच्या अटी व शर्ती निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील . कोऱ्या फेर -निविदा सेंट जॉर्जेस रुग्णालय , मुंबई 
येथील कार्यालयात दिनांक १५ मे २०१४ ते २ ९ मे २०१४ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते 
दुपारी १-०० वाजेपर्यंत आणि दुपारी २-०० ते सायंकाळी ५-०० या कालावधीत दरम्यान वरीलप्रमाणे किंमतीची रोख रक्कम 
( ना परतावा ) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर मिळतील. कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या जाणार नाहीत . 

( २ ) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख उपहारगृहाच्या नावाचा स्पष्ट उल्लेख केलेल्या आणि पूर्ण भरून 
मोहोरबंद लिफाफ्यातून सादर केलेल्या निविदा अधीक्षक , सेंट जॉर्जेस रुग्णालय , मुंबई यांच्याकडे दिनांक ३० मे २०१४ रोजी 
दुपारी १-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील. पोस्टाने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 

( ३ ) विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या निविदांचे क्रमांक १ चे लिफाफे निविदाकार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत 
दिनांक ३० मे २०१४ रोजी दुपारी ठीक ३-०० वाजता उघडण्यात येतील . 

( ४ ) कोणतेही कारण न देता निविदा स्वीकारणे अथवा नाकारणे , निविदा प्रक्रियेच्या नियोजित कार्यक्रमात बदल करणे, 
कराराचा कालावधी वाढविणे अथवा कमी करणे इ. बाबतचे संपूर्ण अधिकार अधीक्षक , सेंट जॉर्जेस रुग्णालय , मुंबई यांनी राखून 
ठेवलेले आहेत . 


अधीक्षक , 


सेंट जार्जेस रुग्णालय , मुंबई . 


भाग दोन ( पुरवणी ) —२ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४/ वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


१३ 


SUPERINTENDENT St. GEORGE S HOSPITAL , MUMBAI 


Re - Tender Notice 


Sealed Tender of two bid envelope system are re - invited to appoint contractor to run the Doctor s 
canteen , at the St. George s Hospital, Mumbai 400 001, from the reputed Contractors . 


Name of canteen in the premises 


Qty . 


Period 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Cost of 
Tender Form 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Doctor s Canteen 


1 


11 Month and further 


Rs.1,000 


( 1) The blank Re- Tender from along with terms and conditions, list of the items required will be available 
from 15th May 2014 to 29th May 2014 , in the office of The Suprintendent, St. George s Hospital, 
Mumbai 400 001 on any working day between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 5-00 p.m. on cash 
payment of the tender from price ( non - refundable ) as mentioned above . Tender form will not be sent by post . 

(2 ) The completely filled tender should be submitted in person in sealed cover duly superscribed with 
tender number and date as indicated above. It will be accepted in the office of the Superintendent, St. George s 
Hospital, Mumbai 400 001 on or before dated 30th May 2014 upto 1-00 p.m. Filled tender forms sent by post 
will not accepted . 

( 3 ) Envelope No. 1 of the Tenders received in prescribed time/date will be opened on date 30th May 
2014 at 3-00 p.m. in presence of the tenderer or his representative, at the office of the Superintendent , 
St. George s Hospital, Mumbai. 

( 4 ) The Superintendent, St. George s Hospital, Mumbai 400 001 reserves the right to accept or reject 
any tender / to change the schedule of tender procedure / to enhance or reduce the period of contract without 
assiging any reson whatsoever . 


#6. H / TŤ. 34ERJE AraGT/4887-88 /2088 , 
दिनांक ५ मे २०१४ . 


Superintendent , 
St. George s Hosital, Mumbai. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १ ९ ३६ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मंत्रालय , मुंबई 

ई- निविदा सूचना 


माहिती व जनसंपर्क महसंचालनालयातर्फे हाती घ्यावयाच्या प्रसिद्धी मोहिमेंतर्गत मध्य रेल्वे व पश्चिम रेल्वे उपनगरी ( EMU) लोकल 
गाडीच्या डब्यावर बाहेरील बाजूस सेल्फ अॅडहेसिव्ह विनायल छपाईद्वारे जहिराती तयार करून प्रसारित करण्याच्या कामांसाठी रेल्वे मान्यताप्राप्त 
जाहिरात प्रतिनिधींकडून एकीकृत निविदा विहित पद्धतीने ई-निविदा सूचना मागविण्यात येत आहेत : 


निविदा सादर 


विविदा विक्रीचा 
कालावधी 
( १ ) 


निविदा बंतची 
तारीख 
( २ ) 


निविदा पूर्व 
सभेचा दिनांक 

( ३ ) 


करण्याचा दिनांक 

( ४ ) 


निविदा उघडण्याचा 

दिनांक 
( ५ ) 


दिनांक २७ मे 


दिनांक १५ मे 


दिनांक २ ९ मे 


दिनांक ३ जून 


२०१४ 


सायंकाळी ५-०० 


२०१४ 
दुपारी २-०० 

वाजता 


२०१४ 
सायंकाळी ५-०० 


दिनांक ७ मे २००४ 
ते २७ मे २०१४ 
सायंकाळी ५-०० 
वाजेपर्यंत 
( सार्वजनिक सुट्या 
वगळून ) 


२०१४ 
सकाळी ११-०० 


वाजता 


वाजेपासून ते 


वाजता 


दिनांक २ जून २०१४ 
सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत 


२ . 


या निविदेसंदर्भातील सविस्तर माहिती या महासंचालनालयाच्या https://gad.maharashtra.ctenders.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहे . 


३ . 


इच्छूक निविदाधारक यांना ऑन लाईन निविदा सादर करण्यासाठी रुपये १०३८ प्रति निविदा भरावे लागतील . निविदा शुल्क 
२,००० ( प्रति निविदा फॉर्म ) किंमतीचा डिमांड ड्राफ्ट लेखा अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मंत्रालय मुंबई यांच्या नावाने 
५ वा मजला , जी . टी . रुग्णालय आवार , एल . टी . मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामाकाजाच्या दिवशी निविदा 
भरण्याच्या कालावधी पूर्वी सादर करावा. 


४ . 


निविदेचे वेळापत्रक https://gad.maharashtra.ctenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


५ . 


. 


महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मंत्रालय , मुंबई यांनी निविदा स्वीकारण्याचा अथवा कोणतेही कारण न देता 
निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत. 


क्र . 


प्रदर्शने / २०१४/ ई-निविदा/ का -६/ १०६ , 
दिनांक ७ मे २०१४ . 


महासंचालक , 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाय , 

मंत्रालय , मुंबई . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१ , २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 

प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धुळे, जिल्हा धुळे 


ई -निविदा सूचना 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धुळे, जि . धुळे यांचे कार्यक्षेत्रातील साक्री, धुळे , शिंदखेडा व शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी मुलांचेव मुलींचे 
शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ करीता दोन वेळा पोटभर जेवणात गव्हाची चपाती / बाजरी -ज्वारीची भाकरी, तांदुळ ( भात ) , 
डाळ ( वरण), भाजीपाला, कंदभाजी इत्यादी वस्तूंचा अमर्याद (पोटभर ) पुरवठा, एकवेळी नास्त्यात साबुदाणा खिचडी , पोहे, उपमा, शिरा यापैकी एक किमान 
१०० ग्रॅम, दूध २०० मिली ( १५ ग्रॅम साखरेसह ), उकडलेली एक अंडी दररोज व शाकाहारी मुलांसाठी ५० ग्रॅम वजनाचा चांगल्या प्रतीचा बिस्कीट पुडा दररोज , 
प्रत्येक दिवशी एक ऋतुमानानुसार फळ तसेच मांसाहारी विद्यार्थ्यांसाठी दर रविवारी २०० ग्रॅम प्रतिविद्यार्थी याप्रमाणे मटन अथवा कोंबडीचेचिकन आलटून 
पालटून देणे व सदर जेवणासोबत कांदा, लिंबू देण्यात यावे. त्याचप्रमाणे शाकाहारी विद्यार्थ्यांसाठी दर रविवारी १५० ग्रॅम स्वीट ( बासुंदी , जिलेबी, बालूशाही, 
श्रीखंड, गुलाबजाम ) यापैकी एक देण्यात यावे. विद्यार्थ्यांना दररोज सकाळ - संध्याकाळ प्रत्येक वेळी जेवणात रविवारची फिस्ट सोडून इतर वेळी दोन भाज्या, 
पोळी, वरण, भात व दही देणे आवश्यक राहील आणि सोबत लोणचे व कांदा देणे अनिवार्य राहिल. इत्यादी पुरविण्यासाठी भोजन ठेक्यासाठी खालीलप्रमाणे 
२ लिफाफे पद्धतीने ऑन लाईन जाहीर ई- निविदा मागविण्यात येत आहे . शासनाच्या विहित एजन्सीच्या मान्यतेने स्थापन झालेले आदिवासी बेरोजगार सेवा 
सहकारी नोंदणीकृत संस्था/ आदिवासी महिला स्वंयसहाय्यता बचत गट / आदिवासी महिला बचत गट / नोंदणीकृत आदिवासी महिला मंडळे / महिला औद्योगिक 
उत्पादक सहकारी संस्था इ. प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. 


जर या संस्थाकडून निविदा प्रात्प न झाल्यास वैयक्तिक आदिवासी निविदाधारकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. परंतु त्यांना बयाणा रक्कमेतून सूट 
देण्यात येणार नाही. इतर अटी व शर्ती इत्यादी माहितीसाठी रुपये २००० (नापरतावा) चा धनाकर्ष प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 
धुळे यांचे नावे काढून ऑन लाईन निविदा http://tribal.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावरून डाऊन लोड करता येतील . उपरोक्त 
सर्व बाबी विद्यार्थ्यांना देणे आवश्यक असून त्यानुसार चालू बाजार भावाप्रमाणे निविदेतील दर भरण्यात यावे. सदर निविदा संपूर्ण अथवा अंशतः नाकारणे 
किंवा पुन्हा मागविणे याबाबतचे सर्व अधिकार प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धुळे , जिल्हा धुळे यांनी राखून ठेवलेले आहे. निविदे 
प्रक्रियेचा कार्यक्रम खालीलप्रमाणे राहील . 


अ.क्र . 


कार्यालयीन प्रक्रिया 


निविदाधारकांची प्रक्रिया 


सुरू दिनांक 


अंतीम दिनांक 


व वेळ 


व वेळ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


निविदा प्रसिद्ध 


१७ मे २०१४ 
वेळ १०-०० 


१७ मे २०१४ 
वेळ १८-०० 


२ 


६ जून २०१४ 


ऑन लाईन निविदा विक्री व भरणे 

( Download ) 


१७ मे २०१४ 
वेळ १८-०१ 


वेळ १७-३० 


३ 


१७ मे २०१४ 


ऑन लाईन निविदा भरणे 
( तांत्रिक लिफाफा व दरपत्रक लिफाफा ). 


६ जून २०१४ 


वेळ १८-०१ 


वेळ १७-३० 


४ 


ऑन लाईन तांत्रिक लिफाफा बंद करणे 


६ जून २०१४ 


७ जून २०१४ 


वेळ १७-३१ 


वेळ १७-३० 


५ 


ऑन लाईन दरपत्रक लिफाफा बंद करणे 


६ जून २०१४ 


७ जून २०१४ 


वेळ १७-३१ 


वेळ १७-३० 


६ 


ऑन लाईन निविदा सादर करणे 


७ जून २०१४ 


१० जून २०१४ 


वेळ १७-३१ 


वेळ १७-०० 


ऑन लाईन तांत्रिक लिफाफा उघडणे 


११ जून २०१४ 


११ जून २०१४ 


वेळ १३-०० 


वेळ १८-०० 


८ 


ऑन लाईन दरपत्रक लिफाफा उघडणे 


११ जून २०१४ 


११ जून २०१४ 


वेळ १३-०० 


वेळ १८-०० 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १ ९ ३६ 


- 


अटी. 

१. निविदा फॉर्म http://tribal.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवरती दिनांक १७ मे २०१४ ते ६ जून २०१४ सायंकाळी 
१७-३० वाजेपर्यंत ऑन लाईन उपलब्ध राहतील. निविदा फॉर्म पोस्टाने पाठविलेले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

२. सदर निविदा या दोन लिफाफा पद्धतीने ऑन लाईन स्वीकारण्यात येतील. तसेच वसतिगृहनिहाय विद्यार्थी क्षमता व बयाणा रक्कम या बाबतचा 
तपशील निविदा फॉर्म सोबत पुरविण्यात येईल . 

३. पुरवठा धारकास भोजन ठेका या कार्यालयाच्या अटी व शर्तीनुसार करावा लागेल. 

४. निविदाधारकांच्या अटी / शर्ती या कार्यालयास बंधनकारक राहणार नाहीत . कोणत्याही निविदा अंशतः अथवा पूर्णतः नाकारण्याच/ रद्द करण्याचा 
अंतिम अधिकार कार्यालयाच्या खरेदी समितीने राखून ठेवला आहे. 

५. निविदा फॉर्म व बयाना रक्कमेचा धनाकर्ष प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धुळे या नावाने दिनांक १० जून २०१४ रोजी 
दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धुळे, जि . धुळे या कार्यालयात जमा करावे. निवड झालेल्या निविदाधारकास 
निविदा मंजूर झाल्यानंतर नियमानुसार २ टक्के सुरक्षा ठेव अनामत रक्कम धनाकर्षद्वारे भरावी लागेल. 

६. दोन वेळचे भोजनाचे प्रमाण / नाश्त्याचे प्रमाण इत्यादी बाबतचा सविस्तार तपशील निविदा फॉर्म मध्ये नमूद करण्यात आला आहे . 

७. काही अपरिहार्य कारणामुळे वरील ठिकाण वेळेत व दिनांकास निविदा उघडणे शक्य नसल्यास तशी सूचना 
http://tribal.maharashtra.etenders.in या वेबसाईट प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


प्रकल्प अधिकारी. 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धुळे, जि . धुळे . 


प्रकल्पअधिकारी,एकात्मिकआदिवासीविकासप्रकल्प,धुळे,जिल्हाधुळे 


भाग दोन ( पुरवणी) 


निविदासूचना 


प्रकल्पअधिकारीएकात्मिकआदिवासीविकासप्रकल्प,धुळेहेप्रकल्पाच्याअंतर्गतअसलेल्याशासकीयआश्रमशाळा/वसतिगृहांनासन२०१४-१५मध्येआवश्यकअसणाऱ्याखालीलसाहित्यमान्यताप्राप्त पुरवठाधारकांकडून/आदिवासीमहिलाबचतगट/वैयक्तिकआदिवासीनिविदाधारकयांचेकडूनजाहिरनिविदामागविण्यातयेतआहेत: 


निविदातपशील 


बयाणारक्कम 


निविदाफॉर्म 


अनु क्रमांक 


निविदाफॉर्मची 

किंमत 


पुरवठा कालावधी 


रुपये 


निविदाअंदाजे 

किंमत 
(रुपयेलाखात) 

(३) 


विक्रीचीमुदत 


निविदा स्वीकारण्याची तारीखववेळ 

(८) 


(२) 


(४) 


(५) 


०५.००प्रतिशाळा 


७५० 


१५,००० 


जून२०१४ते 


१.शासकीयआश्रमशाळांनाभाजीपाल्याचापुरवठा 

करणेप्रत्येकशाळेसाठीस्वतंत्रविभागूनदेण्याच्या 


एप्रिल२०१५ 


७जून२०१४सकाळी 

१०-००तेदुपारी १५-००वाजेपर्यंत. 


तत्वावर. 


०५.००प्रतिशाळा 


७५० 


१५,००० 


जून२०१४ते 


एप्रिल२०१५ 


२.शासकीयआश्रमशाळांनाबोकडाचेमटण/कोंबडीचे 

मटण(चिकन),गोडपदार्थपुरवठाकरणेप्रत्येक 

शाळेसाठीस्वतंत्रविभागातूनदेण्याच्यातत्वावर. ३.शासकीयआश्रमशाळा/वसतिगृहाच्याशालेय 

साहित्य,वह्या,क्रमिकपुस्तकेइत्यादीसाहित्याची 


७जून२०१४सकाळी 

१०-००तेदुपारी १५-००वाजेपर्यंत. 


दिनांक१७मे२०१४ते ६जून२०१४सुट्टीचेदिवस वगळूनकार्यालयीनवेळेत. 
दिनांक१७मे२०१४ते ६जून२०१४सुट्टीचेदिवस वगळूनकार्यालयीनवेळेत. 
दिनांक१७में२०१४ते ६जून२०१४सुट्टीचेदिवस वगळूनकार्यालयीनवेळेत. 
दिनांक१७मे२०१४ते ६जून२०१४सुट्टीचेदिवस 

कार्यालयीनवेळेत. 


०५.०० 


७५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


१५,००० 


जून२०१४ते 


७जून२०१४सकाळी 

१०-००तेदुपारी १५-००वाजेपर्यंत. 


एप्रिल२०१५ 


वाहतूककरणेसाठी. 


५०० 


६,००० 


जून२०१४ते 


४.शासकीयआश्रमशाळांनागव्हाचेदळणदळूनदेऊन०२.००प्रतिशाळा 

पोहोचकरणेप्रत्येकशाळेसाठीस्वंतत्रविभागून 
देण्याच्यातत्वावर. 


एप्रिल२०१५ 


७जून२०१४सकाळी 

१०-००तेदुपारी १५-००वाजेपर्यंत. 


टीप.-(१)साहित्याचीप्रत्यक्षातमागणीकमी/जास्तहोण्याचीशक्यताआहे.निविदेच्याअटी/शर्तीनिविदाफॉर्मसोबतदेण्यातयेतील.(२)पुरवठाधारकांच्यास्वंतत्रअटीवशर्तीयाकार्यालयास बंधनकारकराहणारनाहीत.कोणत्याहीनिविदाअंशतः/पूर्णतःनाकारण्याचाअधिकारकार्यालयाच्याखरेदीसमितीनेराखूनठेवलाआहे.(३)गणवेश,भाजीपाला,मटणनिविदेसाठीआश्रमशाळेची यादीनिविदाफॉर्ममध्येनमूदकेलेलीआहे.(४)शासकीयआश्रमशाळेतीलविद्यार्थी,विद्यार्थीनींचेगणवेशशिलाई,भाजीपालावमटणपुरवठाकरणे,सहकारीसंस्था/अनु.जमातीच्यामहिलांचे बचतगट/अनु.जमातीच्याव्यक्तींनाप्राधान्यदेण्यातयेईलयाचीनोंदघेण्यातयावी.तसेचत्यांनाशासनाच्यावेळोवेळीप्रचलीतसवलतीलागूहोतील.तथापि,त्याबाबतआवश्यकतेकागदपत्रे सादरकरण्याचीजबाबदारी,बयाणारकमेपोटी३टक्केरक्कमडी.डी.द्वारेप्रकल्पअधिकारी,धुळेयांनाभारतीयस्टेटबँक,ट्रेझरीशाखा,धुळेयेथेदेयअसणाऱ्यानिविदेसोबतजोडण्यातयावा. यशस्वीनिविदाधारकांसनिविदामंजूरझाल्यानंतरनियमानुसारसुरक्षितठेवरक्कम५टक्केभरावीलागेल.(५)निविदाप्रक्रियेसअत्यल्पप्रतिसादमिळाल्यासनिविदाउघडण्याबाबतपुढीलकार्यवाही नियमानुसारकरण्यातयेईल.(६)निविदाउघडण्याचाकार्यक्रमनिविदाफॉर्ममध्येनमूदकेलेलाअसूनत्यातबदलकरण्याचाअधिकारप्रकल्पअधिकारी,धुळेयांनाराहील.(७)पोस्टानेपाठविलेल्या निविदास्वीकारण्यातयेणारनाहीतसेचनिविदेच्याअटी/शर्तीतवाढकरण्याचावात्यातसवलतदेण्याचासंपूर्णअधिकारप्रकल्पअधिकारीयांनीराखीवठेवलेलाआहे.(८)निविदाप्रक्रियारद्द करण्याचा,त्यातबदलकरण्याचावअंशतःअथवापूर्णनाकारण्याचाअधिकारप्रकल्पअधिकारी,धुळेयांनीराखूनठेवलाआहे. क्र.पुरवठा/भाजी-मटण-२०१४/प्र.क्र./का.२(१)/१९१९, 

प्रकल्पअधिकारी, 
दिनांक३०एप्रिल२०१४. 

एकात्मिकआदिवासीविकासप्रकल्पधुळे,जि.धुळे. 


१७ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 

प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , धुळे , जिल्हा धुळे 


निविदा सूचना 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , धुळे, जि . धुळे यांचे कार्यक्षेत्रातील धुळे , साक्री , शिंदखेडा, शिरपूर तालुक्यांतील शासकीय आश्रमशाळांकरिता 
खालील प्रमाणे २ लिफाफा पद्धतीने सीलबंद जाहीर अल्पमुदतीच्या निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


१. गणवेश शिलाई निविदा - शासकीय आश्रमशाळा 


शासनाच्या विहीत एजन्सीच्या मान्यतेने स्थापन झालेल्या आदिवासी बेरोजगार सेवा सहकारी नोंदणीकृत संस्था / आदिवासी महिला स्वयंसहाय्य गट / 
आदिवासी महिला बचतगट / नोंदणीकृत आदिवासी महिला मंडळे इत्यादींना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल . तसेच बयाणा रक्कम भरण्यास त्यांना सूट राहील.इतर 
ठेकेदारास व संस्थांना बयाणा रक्कम भरणे अनिवार्य आहे . इतर अटी व शर्ती इत्यादी माहितीसाठी निविदा फॉर्म गणवेश शिलाई रुपये ५०० (नापरतावा ) 
अदा केल्यास कोरे निविदा फॉर्म कार्यालयीन वेळेत कामाच्या दिवशी सकाळी १०-०० ते संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध होऊ 
शकतील.कोऱ्या निविदा पोस्टने मागविल्यास किंवा भरलेल्या निविदा पोस्टाने पाठविल्यास त्या स्वीकारल्या जाणार नाहीत . सदर निविदा आश्रमशाळानिहाय 
भराव्या लागतील. निविदा स्वीकारणे किंवा नाकारणेकिंवा पुन्हा मागविणे तसेच अटी व शर्ती शिथील करणे या बाबतचे सर्व अधिकार प्रकल्प अधिकारी , 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धुळे, जि . धुळे, यांनी राखून ठेवले आहेत . 


कोऱ्या निविदा विक्रीचा व भरलेल्या निविदा स्वीकारणे व निविदा उघडणे कार्यक्रम खालील प्रमाणे असेल : 


१. कोया निविदा विक्री : 


दि . १३ मे २०१४ पासून दि . १९ मे २०१४ पर्यंत कार्यालयीन कामाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत . 


२. भरलेल्या निविदा स्वीकारणे : 


दि . २० मे २०१४ पर्यंत १५-०० वाजेपर्यंत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयात स्वीकारल्या 
जातील . 


३. गणवेश शिलाई निविदा उघडणे : दि . २० मे २०१४ रोजी दुपारी १५-३० वाजता निविदाधारकांच्या समक्ष उघडण्यात येतील . 


क्र . पुरवठा. गणवेश शिलाई-२०१४ / प्र.क्र . / का . २(१ )/ १९ २० , 
दिनांक ३० एप्रिल २०१४ . 


प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , धुळे, जि . धुळे. 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


अ. 


बयाणा 


भाजीपालापुरवठा 


दिनांक११जून 


प्रकल्पअधिकारी,एकात्मिकआदिवासीविकासप्रकल्प,शहापूर,जि.ठाणे 

निविदासूचना(क्रमांक२) प्रकल्पअधिकारी,एकात्मिकआदिवासीविकासप्रकल्प,शहापूर,जि.ठाणेहेप्रकल्पाच्याअंतर्गतअसलेल्याशासकीयआश्रमशाळा/वसतिगृहांनाखालीलप्रमाणेसाहित्यपुरवठा करितासन२०१४-२०१५आर्थिकवर्षाच्याउर्वरितकालावधीजून२०१४तेदिनांक३०एप्रिल२०१५याकरितापुरवठ्यापोटीइच्छुकमान्यताप्राप्तनोंदणीकृतपुरवठाधारकाकडून दोनलिफाफापद्धतीनुसारमोहोरबंदअल्पमुदतीचीजाहीरनिविदाखालीलप्रमाणेमागविण्यातयेतआहे: पुरवठाकरावयाच्यानिविदाफॉर्मची 

पुरवठानिविदाफॉर्मनिविदा 

निविदातारीख क्रवस्तुचे 
नाव 
किंमतनापरतावा रक्कमकालावधीविक्रीचीस्वीकारण्याची उघडण्याची 

शेरा मुदत 

तारीखववेळ (२) 

(७) 

(९) रुपये 

रुपये १७५०५,०००शैक्षणिकवर्षदिनांक१५मे२०१४दिनांक१० 

शासकीयआश्रमशाळाटाकीपठार, २०१४-१५ 

ते २०१४२०१४ 

सासणेवमढयांच्यासाठी (जून२०१४ते ९जून२०१४संध्याकाळी 

सकाळी 

फक्तनिविदामागविण्यात दिनांक 

५-००वाजेपर्यंत 

११-००वाजता.येतआहे.आदिवासीमहिला ३०एप्रिल२०१५) 

स्वंय.सहा.गट/महिलाबचत गटवआदिवासीबेरोजगारसेवा सहकारीनोंदणीकृतसंस्था यांनाप्रत्येकआश्रमशाळेसाठी 

प्राधान्यराहील. २कोंबडीचेमटणपुरवठा७५०५,०००शैक्षणिकवर्षदिनांक१५मे२०१४दिनांक१०जून 

शासकीयआश्रमशाळाअघई, 
२०१४-१५ 

ते २०१४२०१४ 

पिवळी,चिबिपाडा,मढव (जून२०१४ते ९जून२०१४संध्याकाळी 

सकाळी 

सावरोलीयांच्यासाठीफक्त दिनांक 

५-००वाजेपर्यंत 

११-००वाजता.निविदामागविण्यातयेत ३०एप्रिल२०१५) 

आहे.आदिवासीमहिला 

स्वंय.सहा.गट/महिलाबचत गट 

वआदिवासीबेरोजगारसेवा 
सहकारी 
नोंदणीकृत 
संस्था यांनाप्रत्येकआश्रमशाळेसाठी प्राधान्यराहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


दिनांक१३ जून 


प्रकल्पअधिकारी, एकात्मिकआदिवासीविकासप्रकल्प, 


क्र.शाआशा-२०१३/प्र.क्र./का-२(५)/२३६२, 
दिनांक८मे२०१४. 


शहापूर,जि.ठाणे. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १ ९ ३६ 


प्राचार्य , शासकीय तंत्र निकेतन , विक्रमगड , जिल्हा ठाणे 


निविदा सूचना 


शासकीय तंत्रनिकेतन , विक्रमगड या संस्थेला सन २०१४-२०१५ या वर्षासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री व साधनसामग्री, फर्निचर , 
कच्चामाल , रसायने , लेखनसामग्री , स्टेशनरी , छपाई साफसफाई साहित्य , प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक असलेली उपकरणे इत्यादी साहित्य 
खरेदी करावयाचे आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित , इच्छुक व नोंदणीकृत पुरवठादार / उत्पादक / ठेकेदार / व्यावसायिक / संस्था/ व्यक्ती यांना याद्वारे 
सूचित करण्यात येते की , त्यांना या साहित्याचा पुरवठा करावयाचा असल्यास संस्थेच्या सूचना फलकावर वेळोवेळी प्रदर्शित केलेल्या 
निविदा सूचना पाहाव्या व त्यामधील सूचनांप्रमाणे वेळोवेळी अंतिम दिनांकापर्यंत निविदा सादर कराव्या. साहित्य खरेदीसाठी आवश्यक असलेली 
निविदा सूचना संस्थेच्या नोटीस बोर्डवर स्वतः येऊन पाहावी . खरेदी बाबतचे तांत्रिक विनिर्देश आणि शर्तीबाबत अधिक माहिती या कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . पुरवठादाराकडे व्हॅट नंबर , पॅन नंबर , सीएसटी नंबर, टॅन नंबर असणे आवश्यक आहे . निविदासोबत 
साहित्याचे माहितीपुस्तक (मॅन्युअल्स ) फोटोग्राफस् जोडणे आवश्यक आहे , अन्यथा आपली निविदा विचारात घेतली जाणार नाही , याची 
नोंद घ्यावी. 


मु . शिळ , झडपोली, 
पो . ओंदे, ता .विक्रमगड, 
जि . ठाणे. 


प्राचार्य, 


क्र . शातंनि / भांडार / २०१४-१५ / ६६३ , 
दिनांक २२ एप्रिल २०१४ . 


शासकीय तंत्रनिकेतन, विक्रमगड , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४/ वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


२१ 


प्रथम मुदतवाढ 
या कार्यालयाचे जा.क्र . प्रादुविअ/मुंबई / ङ -२ /बर्फ ठेका/२०१४-१५/९ २३ , दिनांक ५ एप्रिल २०१४ च्या निविदा सूचनानुसार बर्फ पुरवठ्याचे 
कंत्राटासाठी मागविलेल्या निविदापैकी शासकीय दूध योजना, खोपोली योजनेसाठी एकही निविदा प्राप्त न झाल्याने निविदा स्वीकृतीस पहिली 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

कोरे निविदा संच संबंधित योजना कार्यालयात दिनांक २९ मे २०१४ पर्यंत उपलब्ध होतील . पूर्ण भरलेल्या निविदा दिनांक ३० 
मे २०१४ रोजी दुपारी २-०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येतील. प्रत्येक योजनेकरिता पुरेशा निविदा प्राप्त झाल्यास व शक्य झाल्यास त्याच 
दिवशी उपस्थित निविदाधारकांचे समोर उघडण्यात येतील . 

मूळ निविदा सूचनेतील इतर अटी व शर्तीमध्ये कोणताही बदल नाही. 


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , 

मुंबई विभाग, नवी मुंबई. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१ , शके १९ ३६ 


प्रथम मुदतवाढ 


या कार्यालयाचे जा.क्र . प्रादुविअ /मुंबई / ड-२/ ५६२०१०/ वाहतूक / २०१४-१७/ २०१३-१४ / ९ २२, दिनांक ५ एप्रिल २०१४ च्या निविदा सूचनेनुसार दूध 
वाहतूक कंत्राटासाठी मागविलेल्या निविदांपैकी खालील मार्गावरील दूध वाहतूक ठेक्यासाठी निविदा प्राप्त न झाल्याने निविदा स्वीकृतीस पहिली मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे . 


शासकीय दूध योजना, चिपळूण 


(१ ) चिपळूण -पोफळी 
( २) चिपळूण - सावर्डा 


कोरे निविदा संच संबंधित योजना तसेच या कार्यालयात दिनांक २९ मे २०१४ पर्यंत उपलब्ध होतील. दोन लखोट्यातील परिपूर्ण निविदा दिनांक ३० 
मे २०१४ रोजी दुपारी २-०० वाजेपर्यंत प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग यांचे कार्यालयात स्वीकारण्यात येतील. प्रत्येक मार्गाकरिता 
पुरेशा निविदा प्राप्त झाल्यास त्याच दिवशी उपस्थित निविदाधारकांसमोर उघडण्यात येतील. 

मूळ निविदा सुचनेतील इतर अटी व शर्तीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल नाही. 


प्रदेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , 

मुंबई विभाग, नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


२३ 


प्रथम मुदतवाढ 


निम्नस्वाक्षरीकार , महाराष्ट्र राज्याच्या मा . राज्यपालांच्या वतीने व करीता बृहन्मुंबई दूध योजने अंतर्गत खाली नमूद केलेल्या 
कामाकरिता सिलबंद निविदा विहित अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निविदा सूचना क्र . ६६, दिनांक २९ मार्च २०१४ नुसार मागविण्यात 
आली होती, सदर निविदेस अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत आहे : 


अनु . 


विवरण 


परिमाण 


बयाणा रक्कम 


क्र . 


निविदा संचाची किंमत 
+ १२.५ टक्के व्हॅट 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


रुपये 


रुपये 


१,००० 


१०,००० 


१ मातृ- दुग्धशाळा , कुर्ला येथील १८,००० लीटर प्रति 

तास क्षमतेच्या क्रिम सेपरेटरची दुरूस्ती करणे 
( तांत्रिक विनिर्देशानुसार ) . 


जॉब 


१,००० 


१०,००० 


वाहन 


२ बृहन्मुंबई दूध योजनेतील वरळी दुग्धशाळा अंतर्गत 

वाहतूक तसेच वरळी दुग्धशाळा ते कुर्ला/ आरे / महानंद 
दुग्धशाळा, गोरेगाव येथे वाहतुकीसाठी वाहनाचा 
पुरवठा करणे. ( Return trip ) ( Vehicle 
Make TATA 407 ) 


( १) निविदासंच मिळण्याचे ठिकाण.- दुग्धशाळा अभियंता ( आरे ) , मुख्यालय, वरळी दुग्धशाळा, वरळी , मुंबई ४०० ०१८ . 


( २ ) निविदासंच विक्रीचा कालावधी.- दिनांक १५ मे २०१४ ते ३१ मे २०१४ या कालावधीमध्ये रोख रक्कम ( ना परतावा ) 
भरणा केल्यानंतर , सोबत मागणीपत्र व अद्ययावत मुल्यवर्धित निपटारा प्रमाणपत्र ( Latest VAT Clearance Certificate ) 
जोडल्यानंतर कार्यालयीन वेळी सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० या वेळेत मिळू शकतील. 


( ३ ) निविदा सादर करण्याचा दिनांक.- २ जून २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत . 


( ४ ) निविदा उघडण्याचा दिनांक व वेळ.- दिनांक २ जून २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजता . 


निम्नस्वाक्षरीकार कोणतीही/ सर्व निविदा कोणतेही कारण नमूद न करता नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवित आहेत . 


महाव्यवस्थापक , 
बृहन्मुंबई दूध योजना , वरळी, मुंबई 
महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे वतीने व करिता . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


First Extension 


The undersigned for and on behalf of the Hon . Governor of Maharashtra invites sealed tender vide Tender 
Notice No. SB -66 , dated 29th March 2014 on the specified terms and conditions for the items as shown in 
the below statement at Greater Mumbai Milk Scheme in Maharashtra State . Due to insufficient response , 
First Extension is given for the same : 


Sr. 
No. 


Description 


Quantity 


Price of Tender Form 

+ 12.5 % VAT 


Amount of 

E.M.D. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


Rs. 


Rs. 


01 Job 


1,000 


10,000 


1 Repairing of Cream Seperator Having Capacity 

18,000 LPH at Mother Dairy , Kurla 

(Asper tech Specification ) 
2 Supply of vehicle for internal transportation 

wthin Worli Dairy And Worli Dairy to Kurla 
Dairy , Aarey Dairy, Mahanand Dairy , Goregaon 
(Return trip ) (Vehicle Tata Make 407). 


01 Vehicle 


1,000 


10,000 


( 1 ) Place of getting the tender form.- The Dairy Engineer (Aarey ), Head Quarter , Worli Dairy , 
Mumbai 400 018 . 


( 2 ) Period of sale of Tender form . - The tender form for above item will be made available between 15th 
May 2014 to 31st May 2014 on cash payment ( non - fefundabel) as shown in the above statement in person 
alongwith tender application and letest VAT clearance certificate on any Working day betwseen 11-00 a.m. 


to 3-00 p.m. 


( 3 ) Date of submision . - On 2nd June 2014 upto 1.- 00 p.m. 

( 4 ) Date and time of opening.- As far as possible on the date of submission on 2nd June 2014 at 
3-00 hrs . 


The undersigned reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason 
whatsoever . 


General Manager , 
Greater Mumbai Milk Scheme, Mumbai, 
For and on behalf of the Government of Maharashtra . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१ , २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


२५ 


द्वितीय मुदतवाढ 


निविदा संदर्भ क्रमांक एएसबी. १३१४ / सी.आर . ३९ / २०१३ / तेवीस, दिनांक २२ एप्रिल २०१४ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदा क्रमांक ०२ / 
२०१४ करिता प्रतिसाद न मिळाल्याने निविदा तयार करण्याकरिता सदर निविदेस दिनांक १२ मे २०१४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. प्रस्तुत निविदा 
दिनांक १२ मे २०१४ रोजी दुपारी ४-०० वाजेपर्यंत तयार करून दिनांक १५ मे २०१४ रोजी दुपारी १२-०० वाजेपर्यंत ऑनलाईन सादर करण्यात यावी. 

२. दिनांक २२ एप्रिल २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रस्तुत निविदेतील इतर अटी व शर्ती यामध्ये कोणताही बदल नाही . सदर निविदा 
आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


सचिव, 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई. 


SECOND EXTENSION 


The Date for Online Bid Preparation for the Tender No. 02/2014 published vide Tender Notice No. ASB 
1314 /C.R . 39/2014/23 , dated 22nd April 2014 has been extended to 12th May 2014. The Online Bid should be 
prepared till 12th May 2014 upto 16-00 hrs . and submitted online till 15th May 2014 upto 12-00 hrs . 

2. All the terms and conditions will remain the same as before and are available on the website of 
MPSC viz .www.mpsc.gov.in 


Secretary , 


Maharashtra Public Service Commission ,Mumbai. 


भाग दोन ( पुरवणी) 


-४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१ , शके १९ ३६ 


जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , सातारा 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्रातून अगर महाराष्ट्र बाहेरील राज्यातील कुठल्याही ठिकाणाहून द्रवनत्रपात्रांमधून द्रवनत्र भरून आणून सातारा जिल्ह्यातील १९ ३ कृत्रिम 
रेतन उपकेंद्रांना पुरवठा करण्याकरिता तसेच गरजेनुसार सांगण्यात येणार अशा वाहतुकीसाठी दर मागविण्यात येत आहेत . 


अंदाजे मासिक वाहतूक (कि.मी.) 


अंदाजे मासिक व्यस्तता 


अपेक्षित वाहन क्षमता / प्रकार 


४००० कि.मी. 


२५ दिवस 


टाटा ४०७/ तत्सम 


कोऱ्या निविदाची किंमत 


रुपये ५०० 


कोऱ्या निविदा विक्री 

दिनांक २० मे २०१४ ते ३ जून २०१४ (कार्यालयीन सुट्टीचेदिवस वगळून ) कार्यालयीन वेळेत . 
निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत दिनांक ४ जून २०१४ रोजी १४-३० वाजेपर्यंत 
निविदा उघडण्याची तारीख व वेळ दिनांक ४ जून २०१४ रोजी १५-०० वाजता 
निविदा उघडण्याचे ठिकाण 

मा . जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , सातारा ( गोडोली ) यांचे कार्यालय . 
* अधिक माहितीसाठी जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र , गोडोली, सातारा येथे संपर्क करावा. 


क्र . जिपउआ/जिकृरेकें / तां / ११२ / २०१४ , 
दिनांक ५ मे २०१४ . 


जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , 

सातारा . 


प्रकल्पअधिकारी,एकात्मिकआदिवासीविकासप्रकल्प,चंद्रपूर 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


निविदासूचना 


महामहिमराज्यपाल,महाराष्ट्रराज्य,मुंबईयांचेनावेआणित्यांचेवतीनेप्रकल्पअधिकारी,एकात्मिकआदिवासीविकासप्रकल्प,चंद्रपूरहेप्रकल्पाअंतर्गतखालीलनमूदकेल्याप्रमाणेस्वतंत्रनिविदामागविण्यात 
येतआहे: 


४ 


निविदातपशील 


निविदाफॉर्म 


बयाणा 


अनु क्रमांक 


निविदेचीअंदाजे 

किंमत 


निविदाउघडण्याचा दिनांकववेळ 


निविदा स्वीकारण्याची तारीखववेळ 


पुरवठा कालावधी 


विक्रीचीमुदत 


रक्कम 


निविदाफॉर्मची 

किंमत (नापरतावा) 


(२) 


(३) 


(८) 


(रुपये) 


(रुपये) 


१. 


३.५०लाख 


५,००० 


७५० 


दि.२७मे२०१४ 
रोजी१७-०० वाजेपर्यंत. 


दि.२८मे२०१४ 
रोजी१२-००वाजता 


माहेजून-२०१४ते 
माहेनोव्हेंबर२०१४तथा पुढीलव्यवस्थाहोईपर्यंत. 


शासकीयआश्रमशाळा,देवाडा/मंगी/रुपापेठ,पाटण/ जिवती/देवई/बोर्डा/पिपरीदिक्षित/उमरीपोतदार/ मांडवा/सिसि/मरेगाव/डोंगरगाव(सा)/चेकबल्लारपूर येथेभाजीपाला,मटण(अंडीवकेळीआवश्यक झाल्यास)पुरवठाकरणे. शासनपुरस्कृतदराप्रमाणेशासकीयआश्रमशाळांना वसतिगृहांनाएच.पी.गॅससिलेंडरचापुरवठाकरणे, 
सिलेंडरचीवाहतूककरणे. 


२. 


७.००लाख 


५,००० 


सन२०१४-१५ 


१००० 


दि.७मे२०१४ते २६मे२०१४ला १४-००वाजेपर्यंत 
( 
शासकीय 
सुटीचे 

दिवससोडून.) दि.७मे२०१४ते 
२६मे२०१४ला १४-००वाजेपर्यंत 
(शासकीयसुटीचे 

दिवससोडून.) 
दि.७मे२०१४ते २६मे२०१४ला १४-००वाजेपर्यंत 
(शासकीयसुटीचे 
दिवससोडून.) 


दि.२७मे२०१४ 
रोजी१७-०० वाजेपर्यंत. 


दि.२८मे२०१४ 
रोजी१३-००वाजता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१ , शके १९ ३६ 


२.००लाख 


५,००० 


सन२०१४-१५ 


५०० 


शासकीयआश्रमशाळा-वसतिगृहातीलगॅससंचाची तपासणीकरूनगॅससंचसुरळीतकरूनदेणे. 


दि.२७मे२०१४ 

रोजी१७-०० वाजेपर्यंत. 


दि.२८मे२०१४ 
रोजी१३-००वाजता 


निविदेच्याअटीवशर्तीनिविदाफॉर्ममध्येनमूदकरण्यातआलेआहे.प्राप्तझालेल्यानिविदायाकार्यालयाच्याखरेदीसमितीतथाउपस्थितनिविदाधारकाचेसमक्षउघडण्यातयेतील.काही अपरिहार्यकारणास्तवनिविदाउघडण्याच्यातारखेतबदलझाल्यासयाकार्यालयाच्यासूचनाफलकावरतशीसूचनाप्रदर्शितकरण्यातयेईल.कोऱ्यातसेचभरलेल्यानिविदाटपालाद्वारेस्वीकारल्या जाणारनाहीत.प्राप्तनिविदाअंशतःवापूर्णतःनाकारण्याचावास्वीकारण्याचाअधिकारखरेदीसमितीसराहिल.मंजूरनिविदाधारकांनाकरारनामावपाचटक्केसुरक्षारक्कमकार्यालयातजमा केल्यावरचआदेशनिर्गमितकरण्यातयेईल.तसेचरकानाक्र.(६)मध्येनमूदवेळेतचनिविदाधारकांच्यानिविदास्वीकारण्यातयेतीलयाकरितानिविदाधारकांनीरकानाक्र.(६)मध्येनमूदकेल्याप्रमाणे अंतिमवेळेच्याआतकार्यालयातहजरराहावे.अल्पबचतगट/आदिवासीमहिलामंडळ/बेरोजगारसेवासहकारीसंस्थायांनाप्राधान्यदेण्यातयेईल.तसेचआदिवासी/आदिवासीसंस्था/आदिवासी गटयांनाप्राधान्यदेण्यातयेतील. 


क्र.भा.पु.२०१४/प्र.क्र./का-१(८)/३२६३, 
दिनांक३मे२०१४. 


प्रकल्पअधिकारी, 
एकात्मिक 
आदिवासी 
विकास 
प्रकल्प 
, 
चंद्रपूर 
. 


२७ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १ ९ ३६ 


द्वितीय मुदतवाढ 


जिल्हा शल्य चिकित्सक , सामान्य रुग्णालय, जळगाव करिता निविदा मंजूर झाल्यापासून १ वर्षासाठी प्राणवायु नळकांडे व नायट्रस ऑक्साइड नळकांडे 
पुनर्भरणासाठी मोहोरबंद निविदा २ लिफाफा पद्धतीने मागविण्यात येत आहे. सदर निविदा फॉर्म दिनांक १२ मे २०१४ ते १९ मे २०१४ या कालावधीत 
जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय , जळगाव यांचे कार्यालयात सकाळी १०-०० ते १-०० वाजेपर्यंत रोखपाल यांचेकडे सुट्टीचे दिवस वगळून मिळतील. 

भरलेल्या निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख दिनांक २६ मे २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत राहील. शक्य झाल्यास त्याच दिवशी निविदा 
उघडण्यात येतील. 


काही कारणास्तव निविदा ठरलेल्या वेळी न उघडल्यास निविदा उघडण्याची पुढील तारीख त्याच दिवशी सांगण्यात येईल . अधिकृत निविदा फॉर्म 
अटी व शर्तीसह या कार्यालयात रोख रुक्कम रुपये ५०० भरून मिळतील . 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, जळगाव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


२ ९ 


CHIEF EXECUTIVE OFFICER , MAHARASHTRA LIVESTOCK DEVELOPMENT BOARD , AKOLA 


Tender Notice 


RATE CONTRACT FOR LIQUID NITROGEN SUPPLY 
1. Online E -tenders are invited for Supply of Liquid Nitrogen for the year 2014-2015 (1st July 2014 to 
30th June 2015 ) in two bid systems from manufacturer , distributors and dealers , by the Chief Executive 
Officer, Maharashtra Livestock Development board , Akola , 

2. The details can be viewed and downloaded from dated 15th May 2014 ( 10-00 Hrs .) to 4th June 2014 
( 17-45 Hrs.) directly from 

directly from the Department of Animal Husbandry E - tender Portal 
htt: //www.maharashtra.etenders.in or http : //adf.maharashtra . etender.in and on the notice board of the 
office of The Chief Executive Officer, Maharashtra Livestock Development Board , Akola 444 104 . 


Do.Hah /ail=107-9 /LN 2 Supply /E - Tender/RC -4 & / 2882/ 2088 , 
दिनांक ७ मे २०१४. 


Chief Executive Officer , 
Maharashtra Livestock Development Board , 

Akola . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१ , शके १९ ३६ 


व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित , नाशिक 

ई-निविदा सूचना 
१ . मा . आयुक्त, आदिवासी विकास , महाराष्ट्र राज्य , नाशिक यांचे अधिनस्त शासकीय आश्रमशाळा/ वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक 
असलेले अन्नधान्य, कडधान्य व इतर किराणा मालाची खरेदी करून पुरवठा करावायाचा आहे. त्यासाठी ऑनलाईन जाहीर निविदा मागविण्यात 
योत आहेत : 
तपशील खरेदीची अंदाजित निविदा ३ टक्के बयाणा 

शेरा 
रक्कम फॉर्म 

रक्कम 

किंमत 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
रुपये रुपये रुपये 
शासकीय आश्रमशाळा/ वसतिगृहातील १००,००,००,००० २,००० ३,००,००,००० 

निविदा विक्री दिनांक १७ मे २०१४ 
विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेले अन्नधान्य , 

सकाळी १०-०० पासून सुरू होत 
कडधान्य न इतर किराणा मालाची 

असून अधिक माहिती 
खरेदी करून पुरवठा करणे . 

http ://maharashtra. 
etenders.in यावरील 
http ://tribal.maharashtra . 
etenders.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहे . 


अटी व शर्ती : 


४ . 


१. सर्व निविदा प्रक्रिया फक्त ऑनलाईन राहील . 

२. डाऊनलोड करण्या योग्य निविदा फॉर्म व त्याबद्दलची सविस्तर माहिती संकेतस्थळ http: // maharashtra. 
etenders.in वर उपलब्ध आहे . 

३ . एक किंवा सर्व निविदा स्विकृत करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार व्यवस्थापकीय संचालक , म.रा.सह. आदि . विकास 
महामंडळ , नाशिक यांनी राखून ठेवला आहे . 

बयाणा रकमेचा राष्ट्रीयीकृत बँकेचा व्यवस्थापकीय संचालक , म.रा.सह. आदि.विकास महामंडळ , नाशिक यांचे नावे काढलेला धनाकर्ष 
तांत्रिक निविदा उघडण्याच्या दिनांक व वेळेपूर्वी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक या कार्यालयात सादर 
करणे आवश्यक राहील . 

५. इंटरनेट , विद्युतपुरवठा किंवा संगणक विघाड इत्यादी कारणांमुळे निविदा सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी 
व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित यांची राहाणार नाही. 
६. ईमेल, फॅक्स, हस्तपोच इत्यादी द्वारे सादर केलेल्या निविदांचा विचार केला जाणार नाही . 

निविदे सोबत अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी मूळ कागदपत्रांवरून तांत्रिक लिफाफा उघडतेवेळी करण्यात येईल . 


व्यवस्थापकीय संचालक , 
म.रा.सह.आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., नाशिक. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४/ वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


३१ 


MANAGING DIRECTOR , MAHARASHTRA STATE CO - OPERATIVE TRIBAL 

DEVELOPMENT CORPORATION LTD ., NASHIK . 


E - Tender Notice 


Tenders are invited Online for Supply of food grains, pulses and other items for Government 
Ashram Schools under the control of Commissioner, Tribal Development , Maharashtra State , 
Nashik 
Item Estimated cost Cost of 2 % Earnest 

Remark 
tender Money 

form Deposit 
( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
Rs. 

Rs. 

Rs. 
Supply of food grains, 100,00,00,000 2,000 3,00,00,000 Sale of tender forms 
pulses and other items 

available from 17th May 
for Government Ashram 

2014 at 10.00 a.m. for 
Schools . 

details web site on 
http : //maharashtra . 
etenders.in 

http : // 
tribal.maharashtra . 

etenders.in 


Terms and conditions : 


1. All the tender procedure will be online. 

2. The downloadable tender forms and other details are available on web site http : // 
maharashtra , etenders.in 

3. All rights to accept or reject one or all the temders are reserved with the Managing 
Director, Maharashtra State Co -op . Tribal Development Corporation Ltd. Nashik . 

4. The Earnest Money Deposit Demand Draft drawn the name of Managing Director , 
Maharashtra State Co -op . Tribal Development Corporation Ltd. Nashik . On any nationalised 
bank Should be sent to the Managing Director, Maharashtra State Co -op . Tribal Development 
Corporation Ltd. Nashik before the opening date and time of the Technical Bid . 

5. Department will not be responsible for any delay due to any reason e.g. internet , 
electricity or computer failure problem etc. 

6. Tender send by e -mail, fax or hand delivery will not be accepted . 
7 . All the uploaded documents will be verified during the opening of the Technical Bid . 


$h . 31ah / faq /ZTT377911 /98-94 /3 -Afact/89 & /98 , 
दिनांक १० मे २०१४ . 


Managing Director , 
Maharashtra State Co -op . Tribal Development 

Corporation Ltd., Nashik . 


my 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १५-२१, २०१४/ वैशाख २५-३१ , शके १९ ३६ 


अ . 


क्र . 


एकूण कालावधी 


६ महिने 


अधीक्षक अभियंता , घाटघर (विवयां ) मंडळ कळवा , ठाणे . 

ई-निविदा सूचना 
अधीक्षक अभियंता, घाटघर, (विवयां) मंडळ, सहकार विद्यामंदिर समोर , जूना मुंबई- पुणे महामार्ग, कळवा, ठाणे हे राज्यपाल महाराष्ट्र 
शासन यांच्या वतीने व करिता पात्र नामांकीत व अनुभवी कंत्राटदारांकडून खालील नमूद केलेल्या कामाकरिता ऑनलाईन मोहोरबंद फेरनिविदा 
महाराष्ट्र शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिक टेंडर मॅनेजमेंट 

रॉनिक टेंडर मॅनेजमेंट सिस्टीम संकेतस्थळ http :// maharashtra . 
etenders.in वर मागवित आहेत . 
कामाचे नाव कामाची अंदाजीत 

काम पूर्ण इसारा रक्कम कोया निविदा 
रक्कम करण्याचा 

संचाची किंमत 
( रु . लाखांत ) 

( ना - परतावा ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१. काळ जलविद्युत प्रकल्प (१४ १५ मे.वॅ.) ४४.१३ 

४४२०० निविदा संचाकरिता 
ता . महाड , जि . रायगड करिता १० 
टन क्षमतेच्या विद्युत यारीचे संकल्पन , 

( ना - परतावा ) 
उत्पादन , वाहतूक , पुरवठा , उभारणी, 
चाचणी व कार्यान्वतीकरण करणे या 
कामासाठीची निविदा . 

१ . सविस्तर निविदा सूचना अधीक्षक अभियंता, घाटघर (विवयां) मंडळ, कळवा-ठाणे यांच्या कार्यालयातील सूचना फलकावर पहावायास 
मिळतील. 

२. वरील निविदा दस्तऐवज दिनांक २१ मे २०१४ ते दिनांक ३० मे २०१४ या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट ( संकेत 
स्थळ ) http://maharashtra.etenders.in वर उपलब्ध आहेत . 

३. ई-निविदा ( डाऊनलोड / अपलोड ) संबंधी काही सहाय्यता आवश्यक असल्यास फोन नं . ०२०-२५३१५५५५ ई-निविदा कार्यप्रणाली 
मदत कक्ष support.gom@nextenders.com यांच्याशी संपर्क साधण्यात यावा. 

४. कोणतेही कारण न देता एक अथवा सर्व निविदा फेटाळण्याचा अधिकार निम्न स्वक्षरीकाराने राखून ठेवला आहे . 


रुपये ५००० 


अधीक्षक अभियंता. 
घाटघर (विवयां ) मंडळ , कळवा -ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१ , शके १९ ३६ 


33 


SUPERINTENDING ENGINEER , GHATGHAR ( E AND M ) 

CIRCLE , KALWA, THANE 


e - Tender Notice 


Online digital signed Tenders ( e - Tender ) for the following work are re - invited by the 
Superintending Engineer , Ghatghar (E and M ) Circle, Opposite Sahakar Vidyamandir, Old 
Mumbai-Pune Highway, Kalwa, Thane 400 605 ( Ph . No. 022-25444487, fax 022-25414471 ) on 
behalf of " Governor of maharashtra " on Government of Maharashtra Electronic tender 
management System ( http://maharashtra.etenders.in ) from the eligible , reputed and 
experienced contractors in the same filed . 

Details of works : 
Sr. Name of Work 

Estimated Time Limit for Earnest Cost of blank 
No. 

Cost (Rs. in completion Money Tender Document 
lakhs ) (Months ) (Rs. ) 

(Rs .) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) (5 ) 

( 6 ) 
1. Design , manufacture , supply , 44.13 6 months 

44200 5000 for Tender 
transportation , erection , 

Document . 
testing , commissioning and 

(non Refundable ) 
putting into commercial use 
of 1 No. 10 T capacity Indoor 
Type double girder overhead 
electric pendant operated 
EOT crane for package shed 
of Kal hydro electric project 
( 1 x 15 MV) Tal-Mahad , 
Dist. Raigad . 

1. The detail Tender notice will be available on notice board and can be obtained free of 
cost on request in the office of superintending Engineer, Ghatghar ( E and M ) Circle, Kalwa , 
Thane 400 605 (Ph . No. 022-25444487, Fax 022 25414471). 

2. The above Tender Document will be available from 21st May 2014 to 30th May 2014 on 
Government of Maharashtra website (http://maharashtra.etenders.in ) 

3. If any assistance is required regarding e -tendering ( upload /download ), please contact 
system Integrator No. 020 25315555 Email:support.gom@nextenders.com 

4. The undersigned reserves all rights of rejecting any or all tenders without assigning 
any reasons . 


P. D. MISHRA , 
Superintending Engineer , 
Gatghar ( E And M ) Circle , 

Kalwa , Thane. 


No. SE /G ( E and M ) C /unit 2 /KALHEP / 1070 , 
Dated the 9th May 2014 . 


HTTL GT (TqUft ) , 


प्रथममुदतवाढ 


३४ 


सहसंचालकआरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेईनिविदामागवीत आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भाग-२(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


प्रकार 


अनु क्रमांक 


निविदा क्रमांक (२) 


बाबाचेनाव/ बाबक्रमांक 

(३) 


निविदाविक्रीवतयार करण्याचाकालावधी 


निविदाबंदची तारीख (६) 


निविदासादरकरण्याचा 

दिनांक 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक (८) 


१ 


ई-३२४ 


BTILiquidorBTIPowder 


प्रथम 


९मे२०१४ते 

२३मे२०१४ दुपारी२-००पर्यंत. 


२३मे२०१४ दुपारी२-०१ते 


मुदतवाढ 


२३मे२०१४ 
संध्याकाळी५-०१ते 

२७मे२०१४ दुपारी२-००पर्यंत. 


२७मे२०१४ दुपारी२-०१ते ५-३०पर्यंत. 


५-००पर्यंत. 


२. 


३. 


वरीलनिविदेसपुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. ई-निविदेबाबतत्यामदतीसाठी/माहितीसाठीकृपयाखालीलनमूदकेल्याप्रमाणेसंपर्कसाधावा: संकेतस्थळ:http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १५-२१ , २०१४/ वैशाख २५-३१ , शके १९ ३६ 


Email:support.gom@nextenders.com 


Website:http://maha-arogya.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा, 

(खरेदीकक्ष),मुंबई. 


FIRSTEXTENSION 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirecotrate.TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, Part-II(Supplement)= 


Type 


Sr. No. 

(1) 


Tender No. (2) 


NameofItem/ ItemNo. 

(3) 


PeriodofSaleand PreparationofBid 

(5) 


Closingof 

Bid (6) 


DateofBid Submission 

(7) 


Bid 
Opening 

(8) 


(4) 


1 


E-324 


BTILiquidorBTIPowder 


First 
Extension 


9thMay2014to 23rdMay2014 upto14-00hrs. 


23rdMay2014 14-01hrs.to 17-00hrs. 


23rdMay2014 From17-01hrs.to 27thMay2014. 

14-00hrs. 


27thMay2014 14-01hrs.to 17-30hrs. 


2. 


3. 


Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse. Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact,- Website:http://phd.maharashtra.etenders.in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


ContactNo.:020-25315555/9167969601/04/14 


Email:support.gom@nextenders.com Website:http://maha-arogya.gov.in 


Jt.DirectorofHealthServices (ProcurementCell),Mumbai. 


३५ 


द्वितीय 
मुदतवाढ 


सहसंचालकआरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवीत आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भाग-२(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


बाबीचेनाव/ 


प्रकार 


अनु क्रमांक (१) 


निविदा क्रमांक (२) 


निविदाविक्रीवतयार करण्याचाकालावधी 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदासादरकरण्याचा 

दिनांक 


बाबक्रमांक 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक (८) 


१ 


ई-३२१ 


Anti-TbDrugsItemNo.2,5 


द्वितीय मुदतवाढ 


९मे२०१४ते 

२२मे२०१४ दुपारी२-००पर्यंत. 


२२मे२०१४ दुपारी२-०१ते ५-००पर्यंत. 


२२मे२०१४ 
संध्याकाळी५-०१ते 

२६मे२०१४ दुपारी२-००पर्यंत. 


२६मे२०१४ दुपारी२-०१ते ५-३०पर्यंत. 


वरीलनिविदेसपुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठीकृपयाखालीलनमूदकेल्याप्रमाणेसंपर्कसाधावा: संकेतस्थळ:http://phd.maharashtra.etenders.in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१ , २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14 


Email:support.gom@nextenders.com 


Website:http://maha-arogya.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा, 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


SECONDEXTENSION 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirecotrate.TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, Part-II,(Supplement) 


Type 


Sr. 
No. (1) 


Tender No. (2) 


NameofItem/ ItemNo. 

(3) 


PeriodofSaleand PreparationofBid 

(5) 


Closingof 

Bid (6) 


DateofBid Submission 

(7) 


Bid Opening 

(8) 


(4) 


1 


E-321Anti-TbDrugsItemNos.2,5 


Second 
Extension 


9thMay2014to 22ndMay2014 upto14-00hrs. 


22ndMay2014 14-01hrs.to 17-00hrs. 


22ndMay2014 From17-01hrs.to 26thMay2014. 

14-00hrs. 


26thMay2014 14-01hrs.to 17-30hrs. 


2. 


3. 


Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse. Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact Website:http://phd.maharashtra.etenders.in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


ContactNo.:020-25315555/9167969601/04/14 


Email:support.gom@nextenders.com Website:http://maha-arogya.gov.in 


Jt.DirectorofHealthServices, (ProcurementCell),Mumbai. 


३७ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 

जिल्हा शल्यचिकित्सक , सातारा 


निविदा सूचना 


जिल्हा रुग्णालय, सातारासाठी रिकामे मेडीकल ऑक्सिजन सिलेंडर , नायट्रस सिलेंडर भरून देणे संदर्भात मोहोरबंद निविदा दिनांक २७ मे २०१४ 
पर्यंत मागविण्यात येत आहेत . निविदा वितरण सार्वजनिक सुट्टी, रविवार व महिन्याचा दुसरा व चौथा शनिवार सोडून दिनांक १३ मे २०१४ ते २७ मे २०१४ 
पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सकाळी १०-०० ते सायंकाळी ५-०० व दिनांक २७ मे २०१४ रोजी दुपारी १२-३० वाजेपर्यंत , जिल्हा शल्यचिकित्सक , सातारा येथे 
रुपये ५०० या दराने उपलब्ध राहतील. दिनांक २७ मे २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत निविदा स्वीकारण्यात येतील. सदरील निविदा दिनांक २७ मे 
२०१४ रोजी दुपारी ४-०० वाजता जिल्हा शल्यचिकित्सक , सातारा येथे उघडण्यात येतील. 


निविदा उघडण्याचे वेळी ठेकेदार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी स्वतः स्वखर्चाने हजर राहू शकतील . निविदाधारक हजर नसतील तरी निविदा ठरलेल्या दिवशी 
त्याच वेळी उघडण्यात येतील . निविदासोबत आयकर बाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र, विक्रीकर बाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र , सांपत्तिक स्थितीचे प्रमाणपत्र व नोंदणी 
प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे. कोणतेही कारण न दाखविता निविदा स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा पूर्ण हक्क जिल्हा शल्यचिकित्सक, सातारा यांनी राखून 
ठेवलेला आहे . 


वरील सर्व कागदपत्रांसोबत नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम भरावी लागेल . 


क्र . जिरुसा / औभां / ऑ.रि./ ९ ५६० / १४ , 


दिनांक २ मे २०१४ . 


जिल्हा शल्यचिकित्सक, सातारा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४/ वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


३ ९ 


मुदतवाढ क्र . २ 


जिल्हा रुग्णालय , साताराकरिता रिकामे मेडीकल ऑक्सिजन सिलेंडर, नायट्रस सिलेंडर भरून देणे, सिलेंडर्सचेस्पिंडल, व्हॉल्व बदलणे, टेस्टींग/ इतर 
दुरुस्ती संदर्भात मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत . 


(१ ) निविदा फॉर्म किंमत रुपये ५०० व सुरक्षा ठेव रक्कम रुपये २०,००० . 


( २) निविदा फॉर्म विक्री कालावधी दिनांक १३ मे २०१४ ते २७ मे २०१४ . 


( ३) निविदा फॉर्म कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते सायंकाळी ५-०० व दिनांक २७ मे २०१४ रोजी दुपारी १२-३० वाजेपर्यंत 

या वेळेत मिळतील . 


( ४ ) निविदेच्या अटी व शर्ती निविदा फॉर्ममध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे राहतील . 


( ५ ) पूर्ण भरलेल्या निविदा दिनांक २७ मे २०१४ अखेर कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत दुपारी १-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या 

जातील . 


( ६) निविदा उघडण्याचा दिनांक २७ मे २०१४ रोजी दुपारी ४-०० वाजता राहिल. 
( ७ ) कोणतीही निविदा कोणतेही कारण न देता नामंजूर करणेचा अधिकार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी राखून ठेवला आहे . 


( ८ ) निविदाधारकांनी आपल्या मोहोरबंद निविदा नमूद केलेल्या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत आणून द्यावेत . 


जिल्हा शल्यचिकित्सक , 


सातारा . 


भाग दोन ( पुरवणी) -७ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


पशुधन विकास अधिकारी, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, परभणी 


निविदा सूचना 


परभणी जिल्हामध्ये ९ मार्गावरील एकूण ८६ उपकेंद्रांना व जिल्हा अंतर्गत निवड झालेल्या सेवादात्यांना द्रवनत्रपात्रे (लिक्विड नायटोजन कन्टेनर ) 
द्रवनत्र भरून मेटॅडोर /टेम्पोद्वारे वाहतूक करण्याच्या कामासाठी अनुभवी वाहतूक कंत्राटदाराकडून निविदा एक वर्षांच्या कालावधीसाठी (दिनांक १ जुलै 
२०१४ ते ३० जून २०१५ ) मागविण्यात येत आहेत . 

निविदेबरोबर बयाणा रक्कम म्हणून रुपये २,००० ( रुपये दोन हजार फक्त) कॉल डिपॉझिटच्या स्वरूपात देणे आवश्यक आहे. ज्या कंत्राटदाराची 
निविदा मान्य करण्यात येईल त्या कंत्राटदारास रुपये १०,००० ( रुपये दहा हजार फक्त ) कॉल डिपॉझिट स्वरुपात भरावी लागेल . या दोन्ही रकमा 
पशुधन विकास अधिकारी, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र , परभणी यांच्या नावाने भराव्यात . 

वरीलप्रमाणे मोहोरबंद निविदा पशुधन विकास अधिकारी , जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, परभणी यांच्या नावे दिनांक १२ जून २०१४ रोजी दुपारी 
३-०० वाजेपर्यंत जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त , परभणी यांच्या कार्यालयात पोहोचतील अशा बेताने पाठवाव्यात . त्यानंतर आलेल्या निविदा विचारात 
घेतल्या जाणार नाहीत . प्राप्त झालेल्या निविदा त्याच दिवशी दुपारी ३-३० वा . जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त , परभणी यांच्या कार्यालयात निविदा 
समितीसमोर व उपस्थित कंत्राटदारांसमोर उघडण्यात येतील. 


वाहतुकीच्या कामाबाबतची निविदापत्रके , नियम व अटी आणि मार्ग यांच्या संच दिनांक १२ जून २०१४ रोजी दुपारी १२-०० वाजेपर्यंत जिल्हा 
पशुसंवर्धन उपायुक्त, परभणी यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ( सुटटीचेदिवस वगळून ) रुपये १,००० ( रुपये एक हजार फक्त ) भरून मिळू 
शकतील. द्रवनत्राची वाहतूक दिनांक १ जुलै २०१४ ते ३० जून २०१५ या कालावधीत परभणी जिल्हातील उपकेंद्रांना तसेच आवश्यकतेप्रमाणे जिल्ह्याबाहेर 
व राज्याबाहेर वाहतूक करणे बंधनकारक राहील. कंत्राटदारांनी वाहतुकीच्या कामाबाबतची दरपत्रके व नियम आणि अटी यांचे दोन स्वतंत्र वेगवेगळे 
सिलबंद लिफाफे सादर करावेत व पाकिटावर द्रवनत्र वाहतुकीसाठी असे नमूद करावे. 

एक अथवा सर्वच निविदा कुठलेही कारण न दाखविता नाकारण्याचे अधिकार निविदा समितीने राखून ठेवलेले आहेत व निविदा समितीचा 
निर्णय अंतिम व सर्वांना बंधनकारक राहील . 


परभणी जिल्ह्यात द्रवनत्र वाहतूकीच्या मार्गाचा तपशील दर्शविणारा तक्ता 


अ.क्र . 


मार्गाचे नाव 


एकुण गांवे 


मार्गावरील कृत्रिम रेतन उपकेंद्र 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१ 


पूर्णा मार्ग 


पिंगळी , धनगरटाकळी , एरंडेश्वर , आसोला, वझूर 


०५ 


पालम मार्ग 


दैठणा, रावराजूर, मरडसगाव, पालम, पेठशिवनी, चाटोरी, बनवस , तांदुळवाडी 


०८ 


गंगाखेड मार्ग 


माळसोन्ना , गंगाखेड , माखणी, इसाद , बोर्डा, राणीसावरगाव , उखळी, वडगाव , नैकोटा , पिपळदरी 


१० 


- 


४ 


सोनपेठ मार्ग 


लोहगांव , रामपुरी , सिंगनापुर , पोखर्णी, ब्रहमपुरी , धारासुर , महातपुरी , कान्हेगांव , शेळगांव, सांनपेठ , डिघोळ 


५ 


पाथरी मार्ग 


उमरी, मांडाखळी, पाळोदी, रामपुरी, किन्होळा, केकरजवळा, वाघाळा, पाथरी , गुंज , हादगांव , 


मानवत 


११ 


६ सेलू मार्ग 


पेडगांव , कोल्हा, सेलू, चिकलठणा, मोरेगांव, वालूर, कपटा, कौसडी, बोरी, झरी , डासाळा, धामणगांव 


१२ 


७ 


जिंतूर मार्ग 


पांगरी, जिंतूर , वरूड, पाचलेगांव, जोगवाडा, चारठाणा, बोरकिन्ही , वाघी, वझूर, अंबरवाडी, सांवगी ( भां ) 


११ 


~ 


- 


८ 


येलदरी मार्ग 


१३ 


. 


परभणी, साडेगांव, दुधगांव, वस्सा , आडगांव, भोगांव, इटोली, येलदरी, पाचेगांव, जोडपरळी, टाकळी, 
धारमांगणगाव , संबर 


९ 


सेवादाता मार्ग 


ताडकळस कावलगांव , चुडावा, पूर्णा, आहेरवाडी 


०५ 


१० 


औरंगाबाद मार्ग औरंगाबाद व परत 


एकुण उपकेंद्रे 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४/ वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


४१ 


नियम व अटी 


परभणी जिल्ह्यातील कृत्रिम रेतन उप केंद्रांना द्रवनत्र वाहतूक करण्याबाबत , भरण्यात येणाऱ्या निविदाबाबतच्या अटी व नियम : 

(१) द्रवनत्रपात्रे ज्यांचे एकूण वजन १० क्विंटलपेक्षा कमी असणार नाही , परभणी जिल्ह्यातील कृत्रिम रेतन केंद्र, दर्गा रोड, परभणी येथून घ्यावे लागतील 
आणि मार्गात दाखविलेल्या उप केंद्रावर द्रवनत्र पुरवठा करावाच लागेल . वाहतुकीचे दर रुपये प्रति किलोमीटरप्रमाणे द्यावेत. तसेच जिल्हा अंतर्गत व 
जिल्ह्याबाहेरील वाहतुकीचे दर एकच देण्यात यावेत . वाहनाचे आतील क्षेत्रफळ टेम्पो टाटा ४०७ वाहनापेक्षा कमी असू नये. वाहन टाटा ४०७ किंवात्याचे 
समकक्ष असावे. 


( २ ) वाहनाबरोबर खात्याचे कमीत कमी दोन कर्मचारी असतील. 


( ३) द्रवनत्र वाहतूक करण्याच्या तारखा आणि इतर तपशील येथील पशुधन विकास अधिकारी, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, परभणी हे ठरवून 

देतील 
त्याप्रमाणे वाहतूक 

करावी लागेल . 
( ४ ) वाहनात द्रवनत्रपात्रे ऊन , पाऊस, धूळ यांपासून सुरक्षित राहतील याची योग्य ती खबरदारी व उपाययोजना कंत्राटदारांनी करावी. 

( ५) वाहतूक करताना द्रवनत्रपात्रे आणि त्यातील द्रवनत्र यांच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी कंत्राटदारांवर राहील आणि वाहतुकीच्या कारणाने त्यांचे 
काही नुकसान झाल्यास ते कंत्राटदारांना भरून द्यावे लागेल . द्रवनत्रपात्राच्या सुरक्षितेसाठी मॅटची व्यवस्था करावी लागेल . 

(६) वाहतूक करताना वाहन सुस्थितीत चालेल याची कंत्राटदार निक्षून खबरदारी घेतील. वाहनांच्या दुरुस्ती आणि बाबींवरचा खर्च कंत्राटदारांनाच करावा 
लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत द्रवनत्र वाहतुकीत खंड पडणार नाही याची खबरदारी कंत्राटदार घेतील . 

( ७) वाहतुकीच्या कामासाठी अग्रिम रक्कम ( अॅडव्हान्स ) देण्यात येणार नाही. 
( ८) वाहनांमध्ये द्रवनत्रपात्रांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अशासकीय वस्तुंची वाहतूक करता येणार नाही . 

( ९) कंत्राटदाराकडून द्रवनत्र पुरवठ्याची एक फेरी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे बील घेण्यात येईल. अशी बिले जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, परभणी या 
कार्यालयात सादर करावीत . वाहनाचे मीटर सुस्थितीत असावे. मुख्यालयापासून निघून परत मुख्यालयी आल्यावर त्याप्रमाणे रिडिंग घेऊन बील द्यावे लागेल. 

( १० ) वरील मार्गावरील उप केंद्रांना द्रवनत्र पुरवठा प्रत्येक महिन्यातून एक वेळेस अथवा आवश्यतेनुसार अधिक वेळा करावा लागेल. 

(११) जर टेम्पो/ मेटॅडोर वाहनाची स्थिती चांगली नसेल तर निविदा अस्वीकार करण्याचा अधिकार निविदा समितीने राखून ठेवला आहे . याबाबत काही 
तक्रार उद्भवल्यास विभागीय सहआयुक्त, पशुसंवर्धन , औरंगाबाद यांचा निर्णय बंधनकारक राहील. 

( १२) ज्यांच्या निविदा मान्य करण्यात येतील त्या कंत्राटदाराला रुपये १०० ( रुपये शंभर) चे स्टॅम्प पेपरवर करारनामा लिहून द्यावा लागेल . 
( १३ ) जर टेम्पो /मेटॅडोर नादुरुस्त झाल्यास त्वरित दुसऱ्या वाहनाची व्यवस्था करावी लागेल . 

(१४ ) गरज पडल्यास राज्यात इतर ठिकाणीकिंवा राज्याबाहेर द्रवनत्र वाहतूक किंवा इतर शासकीय वाहतूक करावयाची असल्यास त्यासाठी आवश्यक 
कार्यवाही उदाहरणार्थ वाहतूक परवाना व इतर आवश्यक कागदपत्रे , कंत्राटदारास स्वखर्चाने करावा लागेल व वाहतूक याच मान्य दराने करावी लागेल. तसेच 
रस्त्यामधील टोल / कर भरावा लागेल . 

(१५ ) मार्गात आवश्यतेनुसार बदल करण्याचे अधिकार, पशुधन विकास अधिकारी, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, परभणी यांचेकडे राहतील . 

( १६) द्रवनत्र वाहतूकीच्या कामावर असताना व पुरवठ्याच्या सोयीनुसार अथवा काही नैसर्गिक आपत्तीमुळे एखाद्या उप केंद्रांच्या गावी किंवा जिल्ह्याच्या 
बाहेरगावी 

मुक्काम करावा लागल्यास, त्याचा आकार वेगळा देण्यात येणार नाही . 


( १७ ) कंत्राटदारानेदिलेल्या कालावधीत व्यवस्थितपणे वाहतूक केल्यास, अनामत रक्कम रुपये १०,००० ( रुपये दहा हजार फक्त ) कराराचा कालावधी 
संपल्यानंतर परत करण्यात येतील. 


( १८ ) 


कोणत्याही कारणामुळे कंत्राटदार द्रवनत्र वाहतूक करू न शकल्यास, पुरवठा अर्धवट केल्यास अथवा नादुरुस्त वाहनाऐवजी दुसरे चांगले वाहन 
उपलब्ध न केल्यामुळे वाहतुकीस खंड पडल्यामुळे बाजार दराने दुसरे वाहन घ्यावे लागल्यास , दरातील फरक कंत्राटदाराकडून वसूल केला जाईल. जर फरकाची 
रक्कम अनामत रक्कमेपेक्षा जास्त होणारी रक्कम ही , जमीन महसुलीतून वसूल करण्यात येईल . 

( १९) कंत्राटदाराने वाहतुकीच्या अटींचे उल्लंघन केल्यास / पुरवठा अनियमित किंवा बंद पडल्यास, कंत्राट रद्द करण्यात येईल व अनामत रक्कम रुपये 
१०,००० (रुपये दहा हजार फक्त ) जप्त करण्यात येईल . 


( २० ) नियमाप्रमाणे आयकर भरावा लागेल. 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 


( २१) कंत्राटदाराने वाहतूक करणारे वाहन , निविदा उघडण्याचे वेळी प्रत्यक्ष पाहणीसाठी आणावे. तसेच वाहनाबाबतचे कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती 
निविदेसोबत जोडाव्यात व वाहन हे कायद्याप्रमाणे वाहतूकीचा परवानाप्राप्त असावे. परवान्याच्या मूळप्रती निविदा उघडण्याच्या वेळी शहानिशा करण्यासाठी 


आणाव्यात . 


( २२) काही अपरिहार्य कारणांमुळे पुढील वर्षाचा (१ जुलै २०१५ ते ३० जून २०१६ ) निविदा करार करण्यासाठी वेळ लागला तर पुढील करार मंजूर 
होईपर्यंत भावसंबधित कंत्राटदारास जुन्या दरानेच ( सन २०१४-२०१५ मधील ) वाहतूक करावी लागेल. 

( २३) नियम व अटींची प्रत , कॉल डिपॉझिट , वाहनाबाबतची सर्व कागदपत्रे, ही सर्व कागदपत्रे लिफाफा क्रमांक एकमध्ये असावीत . लिफाफा क्रमांक 
दोनमध्ये फक्त दरपत्रके ( निविदा अर्ज ) असावीत . प्रथम लिफाफा क्रमांक एक उघडण्यात येईल. त्यातील सर्व कागदपत्रे वैध असतील तरच लिफाफा क्रमांक दोन 
उघडण्यात येईल . 


. 


( २४ ) द्रवनत्राची वाहतूक करताना द्रवनत्रपात्रे वाहनात चढविणे -उतरविणे हे काम कंत्राटदारास बंधनकारक राहील . तसेच पूर्वसूचना देऊन वाहन उपलब्ध 
न केल्यास प्रत्येक वेळी रुपये १,००० ( रुपये एक हजार ) दंड आकारण्यात येईल व तो देयकातून वसूल केला जाईल . तसेच वाहनचालकाशिवाय एक मदतनीस 
सोबत ठेवणे बंधनकारक राहील. 


( २५ ) एक किंवा सर्वच निविदा कुठलेही कारण न दाखविता नाकारण्याचे अधिकार निविदा समितीने राखून ठेवलेले आहेत. 


( २६ ) भावबंध करार कालावधीत इंधन इत्यादीचे दर वाढल्यास वाढीव दर दिले जाणार नाहीत . 


वर नमूद केलेल्या नियम व अटी मला मान्य आहेत . 


सही : 


नाव : 


क्र . जिकरेकें / प / तां /निविदा/ २१३-१४ / २०१४ 
दिनांक ७ मे २०१४. 


पशुधन विकास अधिकारी , 
जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, परभणी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४/ वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 

४३ 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र शासन , मंत्रालय , मुंबई 

ई - निविदा सूचना 
महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मंत्रालय , मुंबई हे महाराष्ट्र अहेड या इंग्रजी मासिकासाठी अंकाची 
संकल्पना , मजकूर संकलित करणे, मजकूर व छायाचित्र प्राप्त करून घेणे . संपादन करणे , आवश्यक संशोधन करणे , मराठी 
मजकुराचा इंग्रजीत 

अनुवाद करणे . अक्षर जुळणी करणे , मांडणी सजावट करणे , मुद्रित शोधन करणे , चाररंगी छपाई, वर्गणीदारांच्या 
पत्यांचे स्टिकर चिटकवणे . फ्रँकिंग करणे . प्लॅस्टिक बॅगेतून मासिक स्वखर्चाने वर्गणीदारांना पोस्टाने अंक पाठविणे व इतर अनुषंगिक 
कामांसाठी एकीकृत ई-निविदा मुंबई जिल्हा , मुंबई उपनगर जिल्हा , नवी मुंबई आणि ठाणे , महानगरपालिका क्षेत्र येथे स्वतःचे 
मुद्रणालय असलेल्या ख्यातनाम प्रकाशन संस्था / मुद्रणालय चालकांकडून मागवित आहेत . 

महाराष्ट्र शासनाच्या http://gad.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर सदर निविदासंदर्भातील सविस्तर 
माहिती उपलब्ध आहे . 


महासंचालक . 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , 

मंत्रालय , मुंबई . 


DIRECTOR GENERAL , DIRECTORATE GENERAL OF INFORMATION AND 
PUBLIC RELATIONS , GOVERNMENT OF MAHARASHTRA , MANTRALAYA , 

MUMBAI 


e - Tender Notice 


The Director General, Directorate General of Information and Public Relations, Mantralaya , Mumbai 
is inviting sealed e -teners for printing of Monthly English Magazine Maharashtra Ahead from reputed and 
eligible publishing houses/ printers having own printing press in Mumbai Dist ., Mumbai-Suburban 
Dist . Navi Mumbai and Thane, Municipal Corporation areas. This work includes conceptulization , collection 
and preparation of editorial contents, editing, translation ofMarathicontents to English (Whenever necessary ), 
DTP , proof reading , pagination , layout four colour printing , sticking address, packaging of magazines in 
self-sealing plastic bag and sending it to subscribers. 

The e-tender forms are available on Government of Maharashtra website http : //gad.maharashtra.etenders. 
in. 


क्र . प्रकाशने / २०१४-१५ / का -३ / ३९ , 
दिनांक १२ मे २०१४. 


Director General, 
Directorate General of Information and 

Public Relations, Mumbai. 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१, २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १ ९ ३६ 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

ई -निविदा सूचना 


ऊर्दू लोकराज्य मासिकाची मांडणी, सजावट, छपाई, मुद्रितशोधन , वर्गणीदार पत्त्यांसह आवेष्टन, फ्रँकिंग व 

अनुषंगिक कामांसाठी एकीकृत 


महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मंत्रालय , मुंबई हे महाराष्ट्र शासनाचे मुखपत्र असलेल्या 
ऊर्दू लोकराज्य मासिकाची अक्षर जुळणी, मांडणी- सजावट , चाररंगी छपाई , वर्गणीदारांच्या पत्त्यांचे स्टिकर चिकटविणे , 
फ्रँकिंग करणे. प्लॅस्टिक बॅगेतून मासिक स्वखर्चाने वर्गणीदारांना पोस्टाने पाठविणे व इतर अनुषंगिक कामांसाठी एकीकृत ई 
निविदा मुंबई जिल्हा, मुंबई उपनगर जिल्हा , नवी मुंबई आणि ठाणे , महानगर पालिका क्षेत्र येथे स्वतःचे मुद्रणालय 
असलेल्या ख्यातनाम प्रकाशन संस्था / मुद्रणालय चालकांकडून मागवित आहेत . 


महाराष्ट्र शासनाच्या http://gad.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर सदर निविदासंदर्भातील 
सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे . 


महासंचालक , 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , 

मंत्रालय , मुंबई. 


DIRECTOR GENERAL , DIRECTORATE GENERAL OF INFORMATION AND 
PUBLIC RELATIONS, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA , MANTRALAYA , 

MUMBAI 


e - Tender Notice 


Inviting Unified e - Tender for Layout, Designing , Proof Reading, Printing 
alongwith Pasting Addresses , Postal-Franking and other related works of 

Monthly Magazine Urdu Lokrajya 


The Director General, Directorate General of Information and Public Relations, Mantralaya , Mumbai 
is inviting sealed e -teners for above mentioned works from reputed and eligible publishing houses/ printers 
having own printing press in Mumbai Dist. Mumbai-suburban Dist. Navi Mumbai and Thane , Municipal 
Corporation areas . 

The e -tender formsare available on Government of Maharashtra website http ://gad.maharashtra.etenders. 
in. 


क्र . प्रकाशने / २०१४-१५ / का -३ / ४० , 
दिनांक १२ मे २०१४. 


Director General, 
Directorate General of Information and 

Public Relations, Mumbai. 


४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५-२१ , २०१४ / वैशाख २५-३१, शके १९ ३६ 

महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

महाराष्ट्र शासन , मंत्रालय , मुंबई . 
अल्प मुदतीची निविदा सूचना 


महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार देण्यात येतात . 
पुरस्कारार्थांना द्यावयाची मानचिन्हे तयार करून घेण्यासाठी मान्यता प्राप्त संस्थाकडून दोन लिफाफा पद्धतीने सीलबंद 
निविदा मागविण्यात येत आहेत . निविदा अर्ज या कार्यालयात रुपये ५०० भरून उपलब्ध होतील . रितसर अर्ज केल्यानंतर या 
संदर्भातील मानचिन्हाच्या नमुन्याचे आरे खन , कामाचा तपशील , नियाम अटी व शर्ती निविदा अर्जासह या 
कार्यालयातून पुरविण्यात येतील.निविदा अर्ज दिनांक १३ मे २०१४ ते १ ९ मे २०१४ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत 
शासकीय सुट्टीचे दिवस वगळून “ लेखाधिकारी ”, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , नवीन प्रशासकीय 
भवन , १७ वा मजला मंत्रालयासमोर , मुंबई -३२ या पत्यावर उपलब्ध होतील. सदर निविदा दिनांक १ ९ मे २०१४ 
पर्यंत दुपारी १२-०० वाजेपर्यंत उप संचालक ( प्रदर्शने ), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , प्रदर्शने ( शाखा) जी . टी . 
रुग्णालय , संकुल, ५ वा मजला , लोकमान्य टिळक मार्ग , नवीन मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ येथे स्वीकारण्यात येतील . 
प्राप्त झालेल्या निविदा त्याच दिवशी दुपारी ४-०० वाजता संचालक ( प्रशासन ) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
यांच्या दालनात विभागीय भांडार खरे दी समितीच्या बैठकीत निविदा धारकांच्या समक्ष उघडण्यात येतील . 
कोणतीही निविदा स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
हे राखून ठेवत आहेत . 


क्र . प्रदर्शने २०१४ /निविदा / का -६ / १० ९ , 
दिनांक १३ मे २०१४ . 


महासंचालक , 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI . 


